RNI No. MAHBIL / 2009 /35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 
गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ [ पृष्ठे ६४, किंमत : रुपये १४.०० 


वर्ष ३, अंक ४४] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./ 2620 /2017 . - Smt. S . H . Panhale , 
Joint Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate, First Class , Sawantwadi is granted 
earned leave for 3 days from 10th October 2017 to 
12th October 2017. 


October 2017 O . H . till 13th October 2017 B . O . H . 
shall remain with Shri M . S . Budhwant, Civil 
Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class , Sawantwadi. 

The Joint Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Sawantwadi is 
directed to hand over the charge of her Court to 
the Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate, First Class, Sawantwadi. The Joint 
Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Sawantwadi is also directed 
to submit joining report to this office, in view of 
provisions contained in para 571 of Chapter XXX 
of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the 
officers concerned . 


No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt. S . H . Panhale , is 
reposted as Joint Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Sawantwadi. 

Certified that, under note 2 below Rule 39 of 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rule , 1981, 
Smt. S . H . Panhale , would have been continued to 
an officiate as Joint Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate , First Class, Sawantwadi 
had she not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period of 
Smt. S . H . Panhale , Joint Civil Judge ( Junior 
Division ) and Judicial Magistrate , First Class , 
Sawantwadi the charge of the Court of the Joint 
Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Sawantwadi from 10th 


V . V . VIRKAR , 
Principal District and 
Sessions Judge , 
Sindhudurg . 


Sindhudurg , 
dated 9th October 2017 . 


(8) 


HTT (77.fa .g.)– ? 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
भारतीय वन अधिनियम , १९२७. 

क्रमांक मशा/ कार्या- ९/ वने / सीआर. २३६५ / २०१६. – ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७(१९२७ चा १६) याच्या कलम २९ द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांनी शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक मशा / 
का . २ /सीआर . २०५०, दिनांक २४ फेबुवारी २००६ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार संरक्षित वने यांच्या 
तरतुदी, जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही , मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे.,किंवाजिच्यावर शासनाचा स्वामित्त्वाधिकार आहे, किंवाजिचे 
संपुर्ण वनोपज किंवा त्यांचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे अशा, यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या 
* वन जमीनी/ पडिक जमीनी (यात यानंतर जिचा “ उक्त जमीन ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) या संरक्षित वने म्हणून लागू असतील : 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याचेठरविलेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७(१९२७ चा १६ ) याची कलमे ४ , १७ व २९ यांद्वारे तसेच ( मुंबई विभाग कमिशनर 
अधिनियम , १९५७( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली.) 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक एलएलडी. १०८१/ एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग , याद्वारे , 

( क ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनाशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनीस, लागू असण्याचे 
बंद होईल ; 

( ख ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ग) या सोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत : आणि 

( घ) राखीव वनाच्या हद्दींमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा 
त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व 
व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरीता वन 
जमाबंदी अधिकारी म्हणन, पनवेल तालुक्याचा प्रभारी असलेल्या उप विभागीय अधिकारी , पनवेल यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 

__ ( ड ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११,१२ ,१५ व १६ यांन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात 
आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता रायगड जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करीत आहे . 

अनुसूची 

गाव दापोली, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड 
अ. क्र . गावाचे नाव सर्वे हिस्सा 

चतुःसीमा 
क्रमांक क्रमांक 

हेक्टर उत्तर पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 
__ ( २) ( ४ ) ( ५ ) 

( ८ ) 
दापोली ७४ ०. ५१. ०० स.नं . ७४/ १० स .नं . ७४/ १६ स.नं . ११३ / १ स .नं . ७४/ ७ 

११३ / २ 
दापोली 

० .०९.०० स .नं . ७४ / १३ स. नं . ११२ / २ स .नं . ७४ / १६ स .नं . ७४ / १५ 
दापोली ७४ 

० . ०९ . ०० स .नं . ७४ / १३ स.नं . ७४ / १४ स .नं . ७४ / १६ स .नं . ७४ / १२ 
दापोली ७४ 

० . ४० . ०० स .नं . ७४ / १२ स.नं . ११२/ ३, स.नं . ७४/ ८ स .नं . ७४ / १२ , 
७४ / १५ . ११२ / ४ . 

७४ / ११. 
दापोली 

०. २४. ०० स .नं . ७४ /१७ स .नं . १२२ / ७ स . नं . ११२ / २ स .नं . ७४/ १३ 

११२ / ६ 
दापोली 

० .१६ .०० स .नं . ११२ / १ स .नं . ११२ / ६ स.नं . ११२/ ३ स .नं . ७४ / १४ 
दापोली 

० .१७. ०० स .नं . ११२/ ३ स .नं . ११२ / ५ स.नं . ११३ / ४ स.नं . ७४/ १६ 
दापोली 

०. २५.०० स.नं . ११२ / ३ , स.नं . ११२ / ६ स.नं . ११२ / ११ , स. नं. ११२ / ४ 
११२ / २ . 

७४ / ४ 
दापोली 

० . ५८ .०० स .नं . ११२ / ७ स.नं . ११२ / ८ स.नं . ११२ / ११ स.नं . ११२ / १ , 

११२/ १० 

स .नं . ११२ / २ 


क्षेत्र 


( ३ ) 


( ६ ) 


| 


७४ 


MP3w900 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २ - ८ , २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


दापोली 


११२ 


०.१७. ०० 


स .नं . ११२/ १७ 


दापोली 


०. ३२.०० 


स .नं . ११२ / ९ 


दापोली 


०.१९.०० 


स.नं . ११२ / १७ 


दापोली 
दापोली 


० . ३५.०० 
० .५०. ०० 


स.नं . ११२ / ९ 
स.नं . ११२/ १२ 


दापोली 


० .६७. ०० 


स.नं . ११२ / १५ , 

११२ / १४ , 
स.नं . ११२ / १२ 


दापोली 


० .३६. ०० 


दापोली 


०. ४९. ०० 


स.नं . ११२/१५ 


स.नं . ८४ / भाग स .नं . ११२/ ६ स.नं . ११२ / १, 

११२/ ८ . 
स .नं . ११२/ ९, स.नं . ११२ / १० , स.नं . ११२ / ७ , 

११२/ ६ 
स.नं . ११२ /१७, स.नं . ११२ / १६ स .नं . ११२/ १० , 

११२/ ११ ११२/ ८ . 
स.नं . ११२/ ९, स.नं . ११२ / ११ स.नं . ११२ / ६ 
स.नं . ११२ / १६ , स.नं . ११२ / ६ स .नं . ११३ / ४ 

११२ / १२ 
स. नं . ११२ / १५ , स .नं . ११२ / १३ स.नं . ११२ / ११ 

११२ / १४ . 
स.नं . ११२ / १४ मोजे मोसारेची स .नं . ११३ / ६ 

शीव 
नाला मोजे मोसारेची स.नं . ११२ / १२ 

११२ / १३ 
नाला स .नं . ११२ / १४ स.नं . ११२ / १६ 
स.नं . ११२ / १७ स. नं . ११२ / १६ स.नं . ११२ / १० 

११२ / ११ 
नाला स .नं . ११२ / १५ स.नं . ११२ / ९ 
स .नं . ११३ / २ स.नं . ११४ / १० स. नं . ११३/ १ 
स .नं . ११३ / ३ स.नं . ११३/ ३ स.नं . ११३ / १ 
स .नं . ११३ / ४ , स. नं . ११३ / ९ , स .नं . ११४ / ९ 
११३/ ६ ११३/ ८ 

११४ / ८ 
स.नं . ११२ / ११ स .नं . ११३ / ६ स .नं . ११३ / ३ 
स.नं . ११३/ ३ स.नं . ११३/ ३ स .नं . ११३ / ८ 
स.नं . ११२ / १२, स .नं . ११३ / ७ स.नं . ११३ / ३ 

११३ / १२. 
मौजे मोसारेची स .नं . ११३ / ९ स .नं . ११३ / ८ 


शीव 


दापोली 
दापोली 


०. २२.०० 
० . १५ .०० 


स.नं . ११२ / १७ 
स.नं . ११२ / ९ 


x 


दापोली 
दापोली 
दापोली 
दापोली 


११३ 


mm 


०. ११. ०० 
० . १९ . ०० 
० .०९. ०० 
२. ५२. ०० 


m 


११३ 


mm 


स .नं . ८४ / भाग 
स .नं . ७४/ ८ 
स .नं . ७४ / ८ 
स . नं . ७४/ ८ 

७४ / १६ . 
स .नं . ११२ / ४ 
स.नं . ११३/ ३ 
स .नं . ११३ / ४ 


० . २६.०० 


दापोली 
दापोली 
दापोली 


WWW 


० .१७. ०० 
० . ३५. ०० 


दापोली 


११३ 


० . १३.०० 


स .नं . ११३ / ६ 


शीव 


दापोली 
दापोली 


سهلة 


० . २३. ०० 
० . ३२.०० 


स .नं . ११३ / ३ 
स.नं . ११३ / ८ 


स.नं . ११३ / ३ 
स.नं . ११३ / १२ 


स.नं . ११३/ ७ 
मौजे मोसारेची 

शीव 
मौजे मोसारेची 

शीव 
स.नं . ११३ / ९ 


स.नं . ११३/ ९ 
स .नं . ११३ / १० 
मौजे मोसारेची 

शीव 

शीव 
स.नं . ११३/ १० 


दापोली 


० .२५.०० 


स.नं . ११३ / ९ 


स.नं . ११३ / ११ 


दापोली 


११३ 


०.०५ . ०० 


स .नं . ११३/ ३ 


स .नं . ११३ / १२ 


१० . ५८. ०० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई, 
दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ . 


प्रभाकर देशमुख , 
विभागीय आयुक्त, 
कोंकण विभाग , 


भाग एक ( को. वि . पु.) - १अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 


BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER KONKAN DIVISION 

NOTIFICATION 


INDIAN FORESTS ACT, 1927 . 

No. RB /Desk - 9 /for /CR -2365/2016 . — Whereas , Commissioner of Konkan Division has, in exercise 
of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ), vide the 
Notification , Commissioner of Konkan Division , Revenue and Forests Department, No. RB /Desk - II/ 
Forest/CR - 2050 , dated the 24th Feb . 2006 declared that the provisions of Chapter IV - of Protected 
Forests of the said Act shall be applicable to * the forest land / waste land which is not included in 
the reserved forest but which is the property of Government or over which the Government has 
proprietary rights , or to the whole or any part of the forest produce of which the Government is 
entitled , more specifically mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the 
said land ” ), as a protected forest ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra has , in exercise of the powers conferred by section 3 
of the Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927) , decided to constitute the said land, to be a reserved forest; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests 
Act, 1927 ( 16 of 1927), read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, 
No. FLD . 1081- F -6 , dated the 21st October 1981 (issued in Exercise of the Powers Conferred by sub 
section (4 ) of section 3 of the Bombay Commissioner of Divisions Act , 1957 (Bom .VIII of 1958), the 
Commissioner of Konkan Division hereby , — 

(a ) Declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the Said Act Shall 
Ceased to apply to the said land ; 

(6 ) Declares that the Government of Maharashtra has decided to Constitute the said land as 
Reserved forests ; 

(c ) specifies the situation and limits of reserved forests as per the Schedule appended hereto ; 
And 

( d ) Appoints the Sub - Divisional Office ,Panvel in change of the Panvel Taluka, to be the Forest 
Settlement Officer to inquire into and determine the existence , nature and extent of any Rights 
alleged to exist in favour of the any person in or over any land comprised within the Limits of the 
reserved forests, or in or over any forest produce , and to deal with the same as Provided in Chapter -II 
of the said Act ; 

( e ) Appoints the Collector Raigad , to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 
Officer under sections 11, 12 , 15 , and 16 of the said Act . 


Schedule 
Village Dapoli , Taluka Panvel, District Raigad 


Sr. 


Village 


Survery 
No. 
( 3 ) 


Hissa 
No. 
( 4 ) 


Area in 
Hectare 

(5 ) 


North 

(6 ) 


Boundaries 
East 

South 
(7 ) 

(8 ) 


West 

(9 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


Dapoli 


74 


0 . 51 .00 


S . No. 74 /10S . No. 74 / 16 


S . No. 74 /7 


2 


- 


74 


4 


Dapoli 
Dapoli 
Dapoli 


0 .09 . 00 
0 .09.00 
0 .40 .00 


S . No. 74/ 13 
S . No. 74 / 13 
S . No.74 / 12 

74 / 15 . 
S . No. 74 / 17 


S . No. 113/ 1 

113 /2 . 
S . No.. 74 / 16 
S . No. 74 /16 
S . No. 74 /8 


S . No. 74 / 15 
S . No. 74/ 12 
S . No. 74 / 12 , 

74 / 11. 
S . No. 74 / 13 


Dapoli 


112 


S . No. 112 /2 
S . No. 74/ 14 
S . No. 112 /3 , 

112 /4 . 
S . No. 122 / 7 

112 /6 
S . No. 112/6 
S . No. 112/5 
S . No. 112 /6 


0 .24. 00 


S . No. 112 /2 


112 


Dapoli 
Dapoli 
Dapoli 


112 


0. 16 .00 
0 . 17. 00 
0 . 25 . 00 


S . No. 112/1 
S . No . 112 /3 
S . No. 112 /3 , 

112 /2 . 


S . No .. 112/3 
S . No. 113 /4 
S . No. 112/11, 

74 / 4 


S . No . 74 /14 
S . No . 74 / 16 
S . No. 112 /4 


112 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २ - ८ , २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


Schedule — contd . 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 
0 .58 .00 


(6 ) 
S . No. 112 /7, 


Dapoli 


112 


112 IV . 


Dapoli 


112 


0 . 17 .00 


S . No. 112 /17 


Dapoli 


112 


0. 32 .00 


S . No . 112/9 


Dapoli 


112 


0 . 19 . 00 


S . No. 112 / 10 


13 


Dapoli 
Dapoli 


112 
112 


0 . 35 .00 
0 .50 . 00 


S . No . 112 /9 
S . No. 112 / 12 , 


Dapoli 


112 


0 .67. 00 


S . No. 112 / 15 , 

112 / 14 . 
S . No. 112 / 12 


Dapoli 


112 


13 


0 . 36 . 00 


17 


Dapoli 


112 


14 


0 .49 .00 


S . No . 112 /15 


15 


Dapoli 
Dapoli 


112 
112 


0 .22 .00 
0 . 15 .00 


S . No. 112 / 17 
S . No. 112 / 9 


16 


S. No. 112 /8 , S. No. 112 /11 S. No.112 /1, 
112 / 10 . 

112 / 2 . 
S . No. 84 /Part S . No. 112 /6 S . No . 112 /1 , 

112 / 8 . 
S. No. 112 /9 S. No. 112 / 10 S. No. 112 /7 , 

112/6 . 
S . No. 112 / 17 , S . No. 112 / 16 , S . No. 112 / 10 , 

112 /11. 112 /8 . 
S . No. 112/9 S . No 112 / 11 S . No. 112 /6 

112 / 16 , S . No.. 112 /6 S . No. 113 /4 

112 /12 
S . No. 112 / 15 , S . No. 112 / 13 S . No. 112 / 11. 

112/ 14 . 
S . No. 112 / 14 Boundary of S . No. 113 /6 

Village 

Mosare . 
Nala Boundary of S . No. 112 / 12 
Village 

112 / 13 . 
Mosare . 
Nala S . No. 112/14 S . No. 112 /16 
S . No . 112/ 17 S . No. 112 / 16 S . No. 112 / 10 

112 / 11 . 
Nala S . No. 112 / 15 S . No. 112 / 9 
S . No. 113 /2 S . No. 114 / 10 S . No. 113 / 1 
S . No. 113 /3 S . No. 113/ 3 S . No. 113 / 1 
S . No. 113 /4 S . No. 113 /9 , S . No. 114 /9 
113/6 . 113/8. 

114 /8 . 
S . No. 112 / 11 S . No. 113/6 S . No. 113 /3 
S . No. 113 /3 S . No. 113/3 S . No. 113 /8 
S. No. 112/ 12 S . No . 113 /7 S. No. 113/3 

113/ 12 . 
Boundary of S. No. 113 /9 S. No. 113 /8 

Village 
Mosare . 
S . No. 113 /7 S . No. 113 / 9 S . No. 113 /3 
Boundary of S. No. 113/ 10 S . No. 113 /12 

Village 
Mosare . 
Boundary of Boundary of S . No. 113/ 11 

Village Village 
Mosare . Mosare . 
S . No. 113/9 S. No. 113 / 10 S. No. 113 / 12 


Dapoli 
Dapoli 
Dapoli 
Dapoli 


112 
113 
113 
113 


0 . 11.00 
0 . 19 . 00 
0 .09. 00 
2 .52 .00 


S . No. 84 /Part 

S . No. 74 /8 
S . No. 74/8 
S . No. 74 /8 , 

74 / 16 . 
S . No. 112 /4 
S . No. 113 /3 
S . No. 113/4 


113 


Dapoli 
Dapoli 
Dapoli 


113 


0 . 26 . 00 
0 . 17 . 00 
0 . 35 .00 


113 


Dapoli 


113 


0. 13 .00 


S . No . 113/6 


8 


Dapoli 
Dapoli 


113 
113 


0 . 23 . 00 
0 . 32 .00 


S . No. 113 /3 
S . No. 113 /8 


30 


Dapoli 


113 


10 


0 .25 .00 


S. No. 113 /9 


31 


Dapoli 


113 


11 


0 


S . No.113/3 


.05 .00 
10.58 .00 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Navi Mumbai, 
dated the 2nd August 2016 . 


PRABHAKAR DESHMUKH , 
Commissioner of Konkan Division , 

Navi Mumbai. 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
भारतीय वन अधिनियम , १९२७. 

क्रमांक मशा /कार्या- २/ वने /सीआर. १९९६/ २००२. – ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ (१९२७ चा १६ ) याच्या कलम २९ द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांनी शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक मशा / 
का . २ /सीआर .१९९६, दिनांक १९ ऑक्टोबर २००२ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार संरक्षित वने यांच्या 
तरतुदी, जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे, किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्त्वाधिकार आहे, किंवाजिचे 
संपुर्ण वनोपज किंवा त्यांचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे अशा, यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या 
भवन जमिनी/ पडिक जमिनी (यात यानंतर जिचा “ उक्त जमीन ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) या संरक्षित वने म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे . 

त्याअर्थी आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ (१९२७ चा १६ ) याची कलमे ४ , १७ व २९ यांद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर 
अधिनियम, १९५७( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली.] 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक एलएलडी . १०८१/ एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , याद्वारे , 

( क ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनाशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनीस , लागू असण्याचे 
बंद होईल ; 

( ख ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ग) या सोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( घ) राखीव वनाच्या हद्दींमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा 
त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व 
व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन 
जमाबंदी अधिकारी, सावंतवाडी यांची वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहेत ; 

(ड ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११ , १२,१५ व १६ यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात 
आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता रायगड जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करीत आहे . 

अनुसूची 

गाव खानांव तर्फे तळोजे, तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड 
अ . क्र . गावाचे नाव गट हिस्सा 

चतुःसीमा 
क्रमांक क्रमांक 

दक्षिण 

पश्चिम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ८ ) 
खानांव 

१०.६४७० मौजे चिंद्रण , गट क्रमांक गट क्रमांक मौजे चिंद्रण , 
तर्फे 

ता . पनवेलची ८३/ ० 

५६ ता . पनवेलची 
तळोजे 

शीव . 


क्षेत्र 


हेक्टर 


उत्तर 


शीव . 


भाग 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई , 
दिनांक २९ एप्रिल २०१७ . 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त, 
कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २ - ८ , २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER , KONKAN DIVISION 

NOTIFICATION 


ese 


INDIAN FORESTS ACT, 1927. 

No. RB /Desk - 2 / for /CR - 1996 /2002 . — Whereas , Commissioner of Konkan , Division has, in exercise 
of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927), vide the Notification , 
Commissioner of Konkan Division , Revenue and Forests Department, No. RB /Desk - II, Forest/ 
CR - 1996 , dated the 12th October 2002 declared that the provisions of Chapter IV of Protected Forests 

be applicable to * the forest land / waste land which is not included in the reserved 
forest but which is the property of Government or over which the Government has proprietary rights , 
or to the whole or any part of the forest produce of which the Government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said land ” ), as a protected 
forest ; 

And whereas , the Government of Maharashtra has , in exercise of the powers conferred by section 3 
of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927 ), decided to constitute the said land, to be a reserved forest . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests 
Act , 1927 ( 16 of 1927 ), read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, 
No. FLD . 1081- F -6 , dated the 21st October 1981 issued in exercise of the powers conferred by 
sub -section (4 ) of section 3 of the Bombay Commissioner of Divisions Act, 1957(Bom .VIII of 1958 ), the 
Commissioner of Konkan Division hereby , 

(a ) Declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall 
ceased to apply to the said land ; 

(6 ) Declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as 
reserved forests ; 

(c ) specifies the situation and limits of reserved forests as per the Schedule appended hereto ; 
And 

(d ) Appoints the Forrest Settlement Officer, Sawantwadi to be the Forest Settlement Officer to 
inquire into and datermine the existence , nature and extent of any Rights alleged to exist in favour 
of the any person in or over any land comprised within the Limits of the reserved forests , or in or over 
any forest produce , and to dealwith the same as VÉrovided in Chapter - II of the said Act ; 

(e ) Appoints the Collector , Raigad to hear appeals from any orders passed by the Forest 
Settlement Officer under sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act . 


Schedule 
Village Khanav Tarf Taloje, Taluka Panvel, District Raigad 


Sr. 


Village 


No. 


Gut 
No. 
(3 ) 


Hissa 
No. 
(4 ) 


Area in 
Hector 

(5 ) 


Boundaries 
East 

South 

(8 ) 


North 

(6 ) 


West 


( 1 ) 


(2 ) 


i 


8 3 


B 


10 .6470 


Khanav 

Tarf 
Taloje , 


Boundary of 

village 
Chindharan , 
Tal. Panvel 


Gut 
No . 83 /0 

Part 


Gut No. 

56 


Boundary of 

village 
Chindharan 
Tal. Panvel 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


Navi Mumbai, 
dated 29th April 2017 . 


PRABHAKAR DESHMUKH , 
Divisional Commissioner, Konkan Division 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
भारतीय वन अधिनियम , १९२७. 

क्रमांक मशा/ कार्या- २ / वने / सीआर . १८४६ / २००१. - ज्याअर्थी भारतीय वन अधिनियम , १९२७ (१९२७ चा १६ ) याच्या कलम २९ द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून * महाराष्ट्र शासनाने / विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांनी * शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १२०१ / प्र . क्र . ७३ / फ - ३, दिनांक १८ जून २००१ / * अधिसूचना , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, क्रमांक 
मशा/ का - २ / वने / सीआर- १८४६, दिनांक २९ ऑक्टोबर २००१ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या “ प्रकरण चार संरक्षित 
वने ” याच्या तरतुदी, जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे,किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्त्वाधिकार 

कंवा त्यांचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे अशा, यासोबतच्या अनसचीमध्ये अधिक विशेषकरून 
उल्लेखिलेल्या * वन जमिनी / पडीक जमिनी ( यात यानंतर जिचा “ उक्त जमीन " असा निर्देश करण्यात आला आहे .) या संरक्षित वने म्हणून 
असतील ; 

__ आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे . 
__ त्याअर्थी आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४, १७ व २९ यांद्वारे तसेच ( मुंबई विभाग कमिशनर 
अधिनियम , १९५७( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली. ) 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक एफएलडी . १०८१ / एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग , याद्वारे , 

( क ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनाशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनीस, लागू असण्याचे 
बंद होईल ; 

( ख ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( घ) या सोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( ग) राखीव वनाच्या हद्दींमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा 
त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप 
व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता 
वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून, शहापूर तालुक्याचा प्रभारी असलेल्या * सहायक जिल्हाधिकारी किंवा उप जिल्हाधिकाऱ्याची नियुक्ती 
करीत आहेत ; 

( घ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२, १५ व १६ यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात 
आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी , ठाणे यांची नियुक्ती करीत आहोत . 

अनुसूची 
गाव शिरोळ , तालुका शहापूर , जिल्हा ठाणे 
अ . क्र . गट क्रमांक 

क्षेत्र ( हेक्टर ) 

___ ( ३ ) 
१४५२ पै . 

२. ४४ . ७ 
राखीव वनांच्या सीमा : 

उत्तर : गट नंबर १७८ 
पूर्व : गट नंबर १४५४ 
दक्षिण : गट नंबर १४५२ पै. 

पश्चिम : राखीव वन गट नंबर १४५० 
* जे आवश्यक नसेल ते खोडावे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई , 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७. 


जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , 
कोंकण विभाग , नवी मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २ - ८ , २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER , KONKAN DIVISION 

NOTIFICATION 


INDIAN FOREST ACT, 1927 . 

No. RB /Desk -II/For./CR - 1846 / 2001. — Whereas, * theGovernment ofMaharashtra /the Commissioner 
of Konkan Division has, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 
1927 ( 16 of 1927 ), vide * the Government Notification , Revenue and Forests Department, No. FLD . 
1201/CS 73 /F - 3 , dated the 18th June, 2001/* the Notification Commissioner of Konkan Division No. 
RB /Desk - II/ Forest /CR - 1846 , dated the 29th October 2001 declares that the provisions of Chapter IV 
of protected forests of the said Act shall be applicable to * the forest-land/waste -land which is not 
included in the reserved forest but which is the property of Government, or over which the 
Government has properietary rights , or to the whole or any part of the forest- produce of which the 
Government is entitled , more specifically mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter 
referred to as “ the said land ” ), to be a protected forest ; 

And whereas , the Government of Maharashtra has, in exercise of the powers conferred by section 3 
of the Indian Forest, Act , 1927 ( 16 of 1927 ), decided to constitute the said land, to be a reserved forest ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forest Act , 
1927 ( 16 of 1927 ), read with the Government Notification , Revenue and Forests Department , 
No. FLD . 1081- F -6 , dated the 21st October 1981 ( issued in Exercise of the Powers Conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 3 of the Bombay Commissioner of Divisions Act, 1957 (Bom .VIII of 1958 ), the 
Commissioner of Konkan Division hereby , — 

(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall 
ceased to apply to the said land ; 

(6 ) declares that the Government of Maharashtra has decided to Constitute the said land as 
Reserved forests ; 

(c) specifies the situation and limits of reserved forests as per the Schedule appended hereto ; and 

(d ) appoints the * Assistant Collector or Deputy Collector in charge of the Shahapur Taluka , to be 
the Forest SettlementOfficer to inquire into and determine the existence , nature and extent of any rights 
alleged to exist in favour of any person in or over any forest produce , and to deal with the same as provided 
in Chapter II of the said Act ; 

(e ) Appoints the Collector, Thane, to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 
Officer under sections 11, 12 , 15 , and 16 of the said Act. 

Schedule 
Village Shirol, Taluka Shahapur , District Thane 


Sr. No. 


Gut Numbar 


Area in Hector 

( 3 ) 


( 1) 


( 2 ) 


1452 pt . 


2 .44 . 7 


Boundaries of the reserved forests : 


North 
East 
South 
West 


: Gut No. 178 
: Gut No. 1454 
: Gut No. 1452 pt . 
: Reserve Forest Gut No. 1450 . 


* Strike out whatever is unnecessary . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Navi Mumbai, 
dated the 25th October 2017 . 
HTT Tom (ontfa . q.) - 2 


JAGDISH PATIL , 
Divisional Commissioner , 

Konkan Division . 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 

आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
भारतीय वन अधिनियम, १९२७. 

क्रमांक मशा/ कार्या-२/ वने / सीआर . २२७६ / २००३. – ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम २९ द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून विभागीय आयुक्त, कोकणविभाग यांनी शासकीय अधिसूचना, महसुल व वन विभाग , क्रमांक मशा / 
का . २/ सीआर-१९७९, दिनांक १९ मार्च २००३ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार संरक्षित वने यांच्या तरतुदी , 
जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे,किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्त्वाधिकार आहे, किंवा जिचे संपूर्ण 
वनोपज किंवा त्यांचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे अशा, यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या 
* वन जमीनी/ पडिक जमीनी (यात यानंतर जिचा “ उक्त जमीन " असा निर्देश करण्यात आला आहे.) या संरक्षित वने म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे . 
___ त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४, १७ व २९ यांद्वारे तसेच (मुंबई विभाग कमिशनर 
अधिनियम , १९५७ (१९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ) 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 

, महसूल व वन विभाग , क्रमांक एलएलडी. १०८१ - एफ - ६ , दिनांक २१ आक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग, याद्वारे , 

( क ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनाशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनीस , लागू असण्याचे 
बंद होईल ; 

( ख ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ग) या सोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( घ) राखीव वनाच्या हद्दींमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा 
त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व 
व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन 
जमाबंदी अधिकारी सावंतवाडी यांची वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहेत ; 

( ड ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२, १५ व १६ यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात 
आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता रायगड जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करीत आहे. 

अनुसूची 

गाव वरवणे, तालुका पेण, जिल्हा रायगड 
अ .क्र . गावाचे नाव सर्वे हिस्सा गट क्षेत्र 

चतुःसीमा 
क्रमांक क्रमांक नं . हेक्टर 

दक्षिण 

पश्चिम 
(१) ( २) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) ( ६) ( ७) (८ ) 

( १० ) 


उत्तर 


वरवणे 


७४ 


११७ / २ १.०४०० सर्व्हे नं . ७४ 

( गट नं . 
११७ भाग ) 


सर्वे नं . ७५ 

७६ 


भाग 


सर्व्हे नं . ७४ 

( गट नं . 
२२२ भाग ) 


सर्व्हे नं . ७४ 

( गट नं . 
११७ भाग ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई , 
दिनांक २९ एप्रिल २०१७. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त , 
कोंकण विभाग, नवी मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ - ८ , २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


BY THE COMMISSIONER , KONKAN DIVISION 

NOTIFICATION 


INDIAN FORESTS ACT, 1927 . 

No. RB /Desk - 2 /Forest/CR -2276 /2003. — Whereas , Commissioner of Konkan Division has, in 
exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927), vide the 
Notification , Commissioner of Konkan Division , Revenue and Forests Department, No. RB /Desk - II/ 
Forest/CR - 1979, dated the 19th March 2003 declared that the provisions of Chapter IV - of Protected 
Forests of the said Act shall be applicable to the forest land / waste land which is not included in 
the reserved forest but which is the property of Government or over which the Government has 
proprietary rights, or to the whole or any part of the forest produce of which the Government is 
entitled , more specifically mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the 
said land ” ), as a protected forest ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has, in exercise of the powers conferred by section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ), decided to constitute the said land , to be a reserved forest. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests 
Act, 1927 ( 16 of 1927), read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, 
No. FLD . 1081- F -6 , dated the 21st October 1981 ( issued in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 3 of the Bombay Commissioner of Divisions Act , 1957 (Bom .VIII of 1958 ), the 
Commissioner of Konkan Division hereby , 

(a ) Declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall 
" Éeased to apply to the said land ; 

(6 ) Declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as 
Reserved Forests ; 

(c ) specifies the situation and limits of Reserved Forests as per the Schedule appended hereto ; 
and 

(d ) Appoints the Forest Settlement Officer, Sawantwadi, to be the Forest Settlement Officer to 
inquire into and determine the existence , nature and extent of any rights alleged to exist in favour 
of the any person in or over any land comprised within the limits of the reserved forests, or in or over 
any forest produce , and to deal with the same a provided in Chapter -II of the said Act ; 

( e ) Appoints the Collector Raigad to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 
Officer under sections 11, 12 , 15 , and 16 of the said Act. 


Schedule 
Village Varavane , Taluka Pen , District Raigad 


Village 


Sr. 
No. 
(1) 


Survey 
No. 
(3 ) 


Hissa 
No. 
(4 ) 


Gat 
No. 
(5 ) 


Area in 
Hector 

(6 ) 


North 

( 7 ) 


Boundaries 
East South 
( 8 ) 

(9 ) 


West 
( 10 ) 


(2 ) 


i 


Varavane 


- 


117/2 


1.0400 


74 
Part 


S .No. 74 /0 S .No. 
(Gut No. 76 , 75 

117 
Part ) 


S .No . S .No. 
7470 

7470 
(Gut No. Gut No . 

222 
Part ) Part ) 


117 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Navi Mumbai, 
dated the 29th April 2017 . 
भाग एक ( को. वि.पु.) - २अ 


PRABHAKAR DESHMUKH , 
Divisional Commissioner , Konkan Division , 

Navi Mumbai. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
भारतीय वन अधिनियम , १९२७. 

क्रमांक मशा /कार्या-२ / वने / सीआर . २२७६ / २००३. – ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या 
कलम २९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांनी शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक मशा / का . २/सीआर. १९७६, दिनांक १९ मार्च २००३ याद्वारे असे घोषित केले होते 
की , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार संरक्षित वने यांच्या तरतुदी, जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही , मात्र जी 
शासनाची मालमत्ता आहे , किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्त्वाधिकार आहे , किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्यांचा कोणताही 
भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे अशा, यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या * वन जमिनी / 
पडिक जमिनी ( यात यानंतर जिचा “ उक्त जमीन ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) या संरक्षित वने म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे . 

त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ चा १६) याची कलमे ४, १७ व २९ यांद्वारे तसेच (मुंबईविभाग कमिशनर 
अधिनियम, १९५७ (१९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात 
आलेली.) शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग, क्रमांक एलएलडी. १०८१ / एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग, याद्वारे , 

___ (क) असे घोषित करतात की, उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनाशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्तजमिनीस , लागू असण्याचे 
बंद होईल ; 

( ख ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ग) या सोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( घ ) राखीव वनाच्या हद्दींमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा 
त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप 
व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरीता वन 
जमाबंदी अधिकारी, सावंतवाडी यांची वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहेत ; 
___ ( ड ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११ , १२ , १५ व १६ यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात 
आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता रायगड जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करीत आहेत : 

अनुसूची 

गाव रेवदंडा, तालुका अलिबाग, जिल्हा रायगड 
अ . क्र . गावाचे नाव सर्वे हिस्सा गट क्षेत्र 

चतुःसीमा 
क्रमांक क्रमांक नं . हेक्टर उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम 
(१) (२) ( ३) ( ४ ) (५ ) ( ६) ( ७ ) (८) (९ ) (१० ) 
१ रेवदंडा २२३ २ - - १३ . २२४० सर्व्हे नं . २२३ सर्व्हे नं . २१९, सर्व्हे नं . २२३ सर्व्हे नं . २२८ , 

पैकी २२०, २१५ पैकी २२७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई , 
दिनांक २९ एप्रिल २०१७. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त , 
कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ - ८ , २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


१३ 


BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER , KONKAN DIVISION 


NOTIFICATION 
INDIAN FOREST ACT, 1927 . 

No. RB /Desk - 2/ for ./CR - 2276 / 2003. — Whereas, Commissioner of Konkan Division has, in exercise 
of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927) , vide the Notification , 
Commissioner of Konkan Division , Revenue and Forests Department, No. RB /Desk - II/Forest/CR - 1976 , 
dated the 19th March 2003 declared that the provisions of Chapter IV of Protected Forests of the said 
Act shall be applicable to * the forest land / waste land which is not included in the reserved forest but 
which is the property of Government or over which the Government has proprietary rights , or to the 
whole or any part of the forest produce of which the Government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said land ” ), as a protected 
forest ; 

And whereas , the Government of Maharashtra has , in exercise of the powers conferred by section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ), decided to constitute the said land, to be a reserved forest . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests 
Act, 1927 ( 16 of 1927 ), read with the Government Notification , Revenue and Forests Department , 
No. FLD . 1081- F -6 , dated the 21st October 1981 (issued in exercise of the powers conferred by sub -section 
(4 ) of section 3 of the Bombay Commissioner of Divisions Act, 1957 (Bom .VIII of 1958 ), the Commissioner 
of Konkan Division hereby , — 

(a ) Declares that the provisions of Chapter IV relating to protected forest of the said Act shall 
ceased to apply to the said land ; 

(6 ) Declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as 
reserved forests ; 

(c ) specifies the situation and limits of reserved forests as per the Schedule appended hereto ; 


and 


(d ) Appoints the Forest settlement officer , Sawantwai, to be the Forest Settlement Officer to 
inquire into and determine the existence , nature and extent of any rights alleged to exist in favour 
of the any person in or over any land comprised within the limits of the reserved forests, or in or over 
any forest produce, and to deal with the same as provided in Chapter -II of the said Act ; 

(e ) Appoints the Collector , Raigad , to hear appeals from any orders passed by the Forest 
Settlement Officer under sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act :--- 


Schedule 
Village Revdanda , Taluka Alibag , District Raigad 


Village 


Survery 


Sr . 
No. 
(1 ) 


No. 


Hissa 
No. 
(4 ) 


Gat 
No. 
(5 ) 


Area in 
Hect 
(6 ) 


North 

( 7 ) 


Boundaries 
East South 
(8 ) 


West 
( 10 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(9 ) 


1 


Revdanda 


223 


- - 


13 .2240 


2 
Part 


S.No. 223 /2 S.No . 
Part 219 , 220 

215 


S .No. 
223 / 2 
Part 


S .No. 
228 , 227 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Navi Mumbai, 
dated the 29th April 2017 . 


PRABHAKAR DESHMUKH , 
Divisional Commissioner of Konkan Division . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
भारतीय वन अधिनियम, १९२७. 

क्रमांक मशा / कार्या- २/ वने / सीआर- २२९० / २०११. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांनी शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक मशा / का 
२/ सीआर. २०२८ / १, दिनांक १९ मार्च २००३ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार संरक्षित वने यांच्या तरतुदी, जी 
राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे, किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्त्वाधिकार आहे, किंवाजिचे संपूर्ण वनोपज 
किवा त्यांचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे अशा, यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या * वन जमिनी / 
पडिक जमिनी ( यात यानंतर जिचा “ उक्त जमीन " असा निर्देश करण्यात आला आहे .) या संरक्षित वने म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे . 

त्याअर्थी आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४, १७ व २९ यांद्वारे तसेच ( मुंबई विभाग कमिशनर 
अधिनियम , १९५७( १९५८ | मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली.) 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक एलएलडी-१०८१/ एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग, याद्वारे, 

( क ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनाशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनीस , लागू असण्याचे 
बंद होईल ; 

( ख ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ग) या सोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( घ ) राखीव वनाच्या हद्दींमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा 
त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व 
व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन 
जमाबंदी अधिकारी सावंतवाडी यांची वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून , नियुक्ती करीत आहेत ; 

( ड ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११,१२,१५ व १६ याअन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात 
आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता रायगड जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करीत आहे. 

अनुसूची 

गाव कार्ले, तालुका अलिबाग, जिल्हा रायगड 
अ . क्र . गावाचे नाव सर्वे हिस्सा गट क्षेत्र 

चतुःसीमा 
क्रमांक क्रमांक नं . हेक्टर उत्तर 

पूर्व 

दक्षिण पश्चिम 
(१) (२) ( ३) ( ४) (५ ) (६) ( ७) (८ ) 

(१० ) 
१ कार्ले ८२ ३ ३६४ ६. ४६०० सर्व्हे नं . स . नं . सर्व्हे नं . मौजे मुळे , 

८२ भाग . २० भाग . ८२ भाग. ता . अलिबागची 


शीव . 


२ 


कार्ले 


८५ 


२ 


३७१ 


४. ७००० 


सर्व्हे नं . 
८६ भाग. 


सर्वे नं . 
२० भाग 


सर्व्हे नं . 
८५ भाग . 


मौजे मुळे , 
ता . अलिबागची 

शीव . 
मौजे मुळे, 
ता . अलिबागची 

शीव . 


कार्ले 


८३ 


३६९ 


८ . ००५० 


सर्व्हे नं . 
८५ भाग . 


सर्वे नं . 
२० भाग . 


सर्व्हे नं . 
८३ भाग . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई, 
दिनांक २९ एप्रिल २०१७, 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त , 
कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ - ८ , २०१७ / कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER DIVISION KONKAN 

NOTIFICATION 


INDIAN FOREST ACT, 1927 . 

No. RB /Desk - 2 / For/CR - 2290 / 2011 . — Whereas, Commissioner of Konkan Division has , in exercise 
of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ), vide the 
Notification , Commissioner of Konkan Division , Revenue and Forests Department , No. RB /Desk - II/ 
Forest /CR - 2028 /1 , dated the 19th March 2003 declared that the provisions of Chapter IV - of Protected 
Forests of the said Act shall be applicable to * the forest land / waste land which is not included in 
the reserved forest but which is the property of Government or over which the Government has 
proprietary rights , or to the whole or any part of the forest produce of which the Government is 
entitled , more specifically mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the 
said land ” ), as a protected forest ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has, in exercise of the powers conferred by section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ), decided to constitute the said land, to be a reserved forest; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests 
Act, 1927 ( 16 of 1927) , read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, 
No. FLD . 1081- F -6 , dated the 21st October 1981 ( issued in Exercise of the Powers Conferred by sub 
section (4 ) of section 3 of the Bombay Commissioner of Divisions Act, 1957 (Bom .VIII of 1958 ), the 
Commissioner of Konkan Division hereby , — 

(a ) Declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall 
ceased to apply to the said land ; 

(6 ) Declares that the Government of Maharashtra has decided to Constitute the said land as 
reserved forests ; 

(c ) Specifies the situation and limits of Reserved forests as per the Schedule appended hereto ; 


and 


(d ) Appoints the Forest Settlement Officer , Sawantwadi, to be the Forest Settlement Officer to 
inquire into and determine the existence , nature and extent of any rights alleged to exist in favour 
of the any person in or over any land comprised within the Limits of the reserved forests , or in or over 
any forest produce , and to deal with the same as provided in Chapter - II of the said Act ; 

(e ) Appoints the Collector Raigad , to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 
Officer under sections 11, 12 , 15 , and 16 of the said Act. 


Schedule 
Village Karle , Taluka Alibag , District Raigad 


Village 


North 


Sr. 
No . 
(1 ) 
1 


Survery 

No. 
(3 ) 
82 


Hissa 
No . 
(4 ) 
3 


(2 ) 
Karle 


Gat 
No. 
(5 ) 
364 


Area in 
Hector 

(6 ) 
6. 4600 


Boundaries 
East 

South 
(8 ) 

( 9 ) 


West 
( 10 ) 


S .No. 
82 part 


S .No. 
20 part 


S .No . 
82 part 


2 


Karle 


85 


2 


371 


4. 7000 


S .No . 
86 part 


S .No. 
20 part 


S .No. 
85 part 


Boundary 
of village 

Mule 
Tal. Alibag. 

Boundary 
of village 

Mule 
Tal. Alibag . 

Boundary 
of village 

Mule 
Tal. Alibag. 


3 


Karle 


83 


1 


369 


8 .0050 


S .No. 
85 part 


S .No. 
20 part 


S .No. 
83 part 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Navi Mumbai, 
dated the 29th April 2017 . 


PRABHAKAR DESHMUKH , 
Divisional Commissioner of Konkan Division . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 

आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
भारतीय वन अधिनियम , १९२७. 

क्रमांक मशा/ कार्या-२/ वने / सीआर. २२९० / २०११. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम २९ द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांनी शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक मशा / 
का . २/ सीआर .२०२८ / ३, दिनांक १९ मार्च २००३ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार संरक्षित वने यांच्या तरतुदी , 
जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही , मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे.,किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्त्वाधिकार आहे ,किंवाजिचे संपूर्ण 
वनोपज किंवा त्यांचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे अशा, यासोबतच्या अनसचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या * वन 
जमिनी/ पडिक जमिनी (यात यानंतर जिचा “ उक्त जमीन " असा निर्देश करण्यात आला आहे.) या संरक्षित वने म्हणून लागू असतील , 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे. 

त्याअर्थी आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४, १७ व २९ यांद्वारे तसेच ( मुंबई विभाग कमिशनर 
अधिनियम , १९५७( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली. ) 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग, क्रमांक एलएलडी. १०८१- एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग , याद्वारे , 

( क ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनाशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनीस, लागू असण्याचे 
बंद होईल ; 

( ख ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ग) या सोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( घ ) राखीव वनाच्या हद्दींमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा 
त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व 
व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन 
जमाबंदी अधिकारी सावंतवाडी यांची वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहेत ; 

(ड ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२ ,१५ व १६ यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात 
आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता रायगड जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 

गाव तुडाळ , तालुका अलिबाग, जिल्हा रायगड 
अ . क्र . गावाचे नाव सर्व्ह हिस्सा गट क्षेत्र 
क्रमांक क्रमांक नं . हेक्टर उत्तर पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

( १० ) 
१ तुडाळ १३ २ / २ - - २.०००० । मौजे सर्व्हे नं . सर्व्हे नं . सर्वे नं . १३ 

मुनिवलीची १४ भाग . १३ भाग . भाग हाय पॉवर 

लाईन . 
१४ २ - - ६. ०००० मौजे राखीव वन मौजे भाल ची सर्व्हे नं . २६ 
सोगावची सर्व्हे नं 33 

भाग. 


चतुःसीमा 


( ८ ) 


शीव . 


तुडाळ 


शीव . 


शीव . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई, 
दिनांक २९ एप्रिल २०१७ . 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त , 
कोंकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ - ८ , २०१७ / कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


१७ 


BY THE COMMISSIONER , KONKAN DIVISION 

NOTIFICATION 


INDIAN FORESTS ACT, 1927. 

No . RB /Desk - 2 /Forest/CR - 2290 /2011 . — Whereas, Commissioner of Konkan Division has, in 
exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927 ), vide the 
Notification , Commissioner of Konkan Division , Revenue and Forests Department , No. RB /Desk -II/ 
Forest/CR - 2028 /3 , dated the 19th March 2003 declared that the provisions of Chapter IV - of Protected 
Forests of the said Act shall be applicable to * the forest land / waste land which is not included in 
the reserved forest but which is the property of Government or over which the Government has 
proprietary rights, or to the whole or any part of the forest produce of which the Government is 
entitled , more specifically mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the 
said land ” ), as a protected forest ; 

And whereas , the Government ofMaharashtra has, in exercise of the powers conferred by section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927), decided to constitute the said land, to be a reserved forest. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act, 
1927 ( 16 of 1927 ), read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, 
No . FLD . 1081- F -6 , dated the 21st October 1981 (issued in Exercise of the Powers Conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 3 of the Bombay Commissioner of Divisions Act , 1957 ( Bom . VIII of 1958 ), the 
Commissioner of Konkan Division hereby , 

( a ) Declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the Said Act Shall 
Ceased to apply to the said land ; 

(6 ) Declares that the Government of Maharashtra has decided to " Éonstitute the said land as 
Reserved Forests ; 

(c ) specifies the situation and limits of Reserved Forests as per the Schedule appended hereto ; 
and 

( d ) Appoints the Forest Settlement Officer , Sawantwadi, to be the Forest Settlement Officer to 
inquire into and determine the existence , nature and extent of any Rights alleged to exist in favour 
of the any person in or over any land comprised within the Limits of the reserved forests , or in or over 
any forest produce , and to dealwith the same a Provided in Chapter - II of the said Act ; 

( e ) Appoints the Collector Raigad , to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 
Officer under sections 11 , 12 , 15 , and 16 of the said Act . 


Schedule 
Village Tudal, Taluka Alibag , District Raigad 


Village 


Sr. 
No. 
(1 ) 
1 


Survery 
No . 
(3 ) 
13 


Hissa 
No. 
(4 ) 
/2 


Gat 
No. 
(5 ) 
- - 


(2 ) 
Tudal 


Area in 
Hector 

(6 ) 
2.0000 


North 

( 7) 


Boundaries 
East South 
(8 ) 

( 9 ) 


West 
( 10 ) 


2 


Boundary 
of Village 
Muniwali , 


S .No. 
14 part 


S .No. 
13 part 


S .No. 
13 part 
High 
Power 
line . 

S .No. 
13 part. 


Tudal 


14 


6 .0000 


Boundary 
of village 
Sogaon . 


Reserved 

Forest 
S .No. 33. 


Boundary 
of Village 

Bhal. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Navi Mumbai, 
dated the 29th April 2017 . 


PRABHAKAR DESHMUKH , 
Divisional Commissioner , Konkan Division . 


PTT yet (antifa . .) – 3 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
भारतीय वन अधिनियम , १९२७. 

क्रमांक मशा / कार्या-२ / वने /सीआर . २२९०/ २०११. ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम २९ द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांनी शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक मशा / 
का .२ / सीआर .२०२८ / ४, दिनांक १९ मार्च २००३ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार संरक्षित वने यांच्या तरतुदी , 
जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे, किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्त्वाधिकार आहे, किंवा जिचे संपूर्ण 
वनोपज किंवा त्यांचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे अशा, यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या * वन 
जमिनी / पडिक जमिनी ( यात यानंतर जिचा “ उक्त जमीन ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) या संरक्षित वने म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे . 
___ त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४ , १७ व २९ यांद्वारे तसेच[ मुंबई विभाग कमिशनर 
अधिनियम, १९५७ (१९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली. ] 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक एलएलडी . १०८१/ एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , याद्वारे , 

( क ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनाशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनीस, लागू असण्याचे 
बंद होईल ; 

( ख ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ग) या सोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( घ ) राखीव वनांच्या हद्दींमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा 
त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व 
व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन 
जमाबंदी अधिकारी, सावंतवाडी यांची वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहेत ; 

( ड) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२ ,१५ व १६ यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात 
आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता रायगड जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करीत आहे. 

अनुसूची 

गाव भोनंग , तालुका अलिबाग , जिल्हा रायगड 
अ . क्र . गावाचे नाव सहें हिस्सा गट क्षेत्र 

चतुःसीमा 
क्रमांक क्रमांक नं . हेक्टर उत्तर 

दक्षिण 

पश्चिम 
(१) ( २) (३ ) ( ४ ) (५ ) ( ६) ( ७ ) (८) (९ ) ( १० ) 
___ १ भोनंग ७२ 

१९२ १४. ४२०० खाडी स.नं . ३२ , ३४, सर्व्हे नं . ७० खाडी 
भाग . 

३५, ३९ , ४२. भाग 

( गट नं . १९२ भाग ) 


पूर्व 


दक्षिण 


भाग 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई , 
दिनांक २९ एप्रिल २०१७. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त , 
कोकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २ - ८, २०१७/ कार्तिक ११ - १७, शके १९३९ 
BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER , KONKAN DIVISION , NAVI MUMBAI 

NOTIFICATION 


INDIAN FORESTS ACT , 1927. 

No. RB /Desk - 2 / for /CR - 2290 / 2011. — Whereas , Commissioner of Konkan Division has, in exercise 
of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ), vide the 
Notification , Commissioner of Konkan Division , Revenue and Forests Department, No. RB /Desk -II, 
Forest/CR - 2028 /4 , dated the 19th March 2003 declared that the provisions of Chapter IV of Protected 
Forests of the said Act shall be applicable to * the forest land / waste land which is not included in 
the reserved forest but which is the property of Government or over which the Government has 
proprietary rights, or to the whole or any part of the forest produce of which the Government is 
entitled , more specifically mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as the 
said land ” ), as a protected forest ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has, in exercise of the powers conferred by section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ), decided to constitute the said land, to be a reserved forest . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests 
Act, 1927 ( 16 of 1927 ) , read with the Government Notification , Revenue and Forests Department , 
No. FLD . 1081- F -6 , dated the 21st October 1981 issued in exercise of the powers conferred by sub - section 
(4 ) of section 3 of the Bombay Commissioner of Divisions Act, 1957(Bom . VIII of 1958 ), the Commissioner 
of Konkan Division hereby, – 

(a ) Declares that the provisions of Chapter IV relating to protected forest of the said Act shall 
ceased to apply to the said land ; 

(6 ) Declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as 
reserved forests ; 

(c ) specifies the situation and limits of reserved forests as per the Schedule appended hereto ; 
and 

( d ) Appoints the Forest Settlement Officer , Sawantwadi, to be the Forest Settlement Officer to 
inquire into and determine the existence , nature and extent of any Rights alleged to exist in favour 
of the any person in or over any land comprised within the Limits of the reserved forests, or in or over 
any forest produce , and to deal with the same as provided in Chapter - II of the said Act ; 

(e ) Appoints the Collector , Raigad to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 
Officer under sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 
Village Bhonang , Taluka Alibag , District Raigad 


Village 


Sr. 
No. 
(1 ) 


Survey 
No. 
(3) 


Hissa 
No . 
(4 ) 


Gat 
No . 
(5 ) 


Area in 
Hector 

(6 ) 


North 

( 7 ) 


Boundaries 
East South 
(8 ) 


West 
( 10 ) 


(9 ) 


(2 ) 
Bhonang 


1 


192 


14 .4200 


Creek 


Creek 


70 
part 


S .Nos. 32 , 34 , 

35 , 39, 42 


part 


S .No. 
70 part 
(Gut No. 
192 part) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Navi Mumbai, 
dated the 29th April 2017 . 


PRABHAKAR DESHMUKH , 
Divisional Commisssioner , Konkan Division . 


HTT Top (ant. fa .q .) - 337 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
भारतीय वन अधिनियम, १९२७. 

क्रमांक मशा /कार्या-२ / वने / सीआर. २२९०/ २०११. – ज्याअर्थी भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या 
कलम २९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांनी शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक मशा / का .२ / सीआर-२०२८ / २, दिनांक १९ मार्च २००३ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त 

अधिनियमाच्या प्रकरण चार संरक्षित वने यांच्या तरतुदी , जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही , मात्र जी शासनाची 
मालमत्ता आहे , किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्त्वाधिकार आहे , किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्यांचा कोणताही भाग 
मिळण्यास शासन हक्कदार आहे अशा, यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या * वन जमिनी / पडिक 
जमिनी ( यात यानंतर जिचा “ उक्त जमीन ” असा निर्देश करण्यात आला आहे .) या संरक्षित वने म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ (१९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे . 

त्याअर्थी आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४ , १७ व २९ द्वारे तसेच (मुंबई 
विभाग कमिशनर अधिनियम , १९५७ [ १९५८ चा मुंबई ८ ] याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या 

अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली. ) शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्रमांक एलएलडी. १०८१ / 
एफ - ६, दिनांक २१ आक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग , 
याद्वारे, 

( क ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनाशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त 
जमिनीस , लागू असण्याचे बंद होईल ; 

( ख ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ग ) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( घ ) राखीव वनाच्या हद्दींमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही 
वनोपजामध्ये अथवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तींच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि 
त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये 
तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी सावंतवाडी यांची वन जमाबंदी अधिकारी 
म्हणून , नियुक्ती करीत आहेत ; 

( ड ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११,१२,१५ व १६ यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही 
आदेशांवर करण्यात आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता रायगड जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करीत आहे . 

अनुसूची 

गाव भाल , तालुका अलिबाग, जिल्हा रायगड 
अ . क्र . गावाचे नाव सर्वे हिस्सा गट क्षेत्र 

चतुःसीमा 
क्रमांक क्रमांक नं . हेक्टर उत्तर 

दक्षिण पश्चिम 
( ४ ) (५ ) ( ६) ( ७) ( ८ ) 

( १० ) 
१ भाल २२ १ . . २१. ३००० 

राखीव वन राखीव वन सर्व्हे नं . 
तुडाल ची 

सर्व्हे नं . सर्व्हे नं . २१ भाग . 
शीव . 

७४ भाग. ६४ भाग . 
२ भाल २७ २ . . २. २१०० राखीव मौजे मान सर्वे नं . सर्व्हे नं . 

वन स नं . तर्फे २७ भाग . २६ भाग . 
६४ भाग. झिराडची 

शीव. 


पूर्व 


भाल 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई, 
दिनांक २९ एप्रिल २०१७. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त , 
कोंकण विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ - ८ , २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


२१ 


BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER , KONKAN DIVISION 

NOTIFICATION 
INDIAN FORESTS ACT, 1927 . 

No. RB /Desk -2 /for /CR -2290 /2011. — Whereas, Commissioner of Konkan Division has, in exercise of 
the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927 ), vide the Notification , 
Commissioner of Konkan Division , Revenue and Forests Department, No . RB /Desk - II/Forest / 
CR - 2028 / 2 , dated the 19th March 2003 declared that the provisions of Chapter IV - of Protected Forests 
of the said Act shall be applicable to * the forest land / waste land which is not included in the reserved 
forest but which is the property of Government or over which the Government has proprietary rights , 
or to the whole or any part of the forest produce of which the Government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said land ” ), as a protected 
forest ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has , in exercise of the powers conferred by section 
3 of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927) , decided to constitute the said land , to be a reserved forest. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests 
Act, 1927 ( 16 of 1927 ), read with the Government Notification , Revenue and Forests Department , 
No. FLD . 1081- F -6 , dated the 21st October 1981 (issued in exercise of the powers conferred by sub -section 
(4 ) of section 3 of the Bombay Commissioner of Divisions Act , 1957 ( Bom .VIII of 1958 ), the Commissioner 
of Konkan Division hereby , — 

(a ) Declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall 
Ceased to apply to the said land ; 

(6 ) Declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as 
Reserved Forests ; 

(c ) specifies the situation and limits of Reserved Forests as per the Schedule appended hereto ; and 

(d ) Appoints the forest settlement Officer , Sawantwadi, to be the Forest Settlement Officer to 
inquire into and determine the existence , nature and extent of any rights alleged to exist in favour 
of the any person in or over any land comprised within the Limits of the reserved forests, or in or 
over any forest produce , and to deal with the same a provided in Chapter - II of the said Act ; 

(e ) Appoints the Collector Raigad , to hear appeals from any orders passed by the Forest 
Settlement Officer under sections 11 , 12 , 15 , and 16 of the said Act . 


Schedule 
Village Bhal, Taluka Alibag , District Raigad 


Village 


Sr. 
No. 
(1) 
1 


Survery 
No. 
(3 ) 
22 


Hissa 
No . 
(4 ) 
1 


Gat 
No. 
(5 ) 
- - 


Area in 
Hector 

(6 ) 
21. 3000 


North 

( 7 ) 


(2 ) 
Bhal 


Boundaries 
East 

Sourth 

( 9 ) 


West 
( 10 ) 


(8 ) 


Boundary 
of village 

Tudal. 


S . No. 
21 part. 


Reserved 

Forest 
S .No. 64 

part. 
S .No . 
27 Part . 


2 


Bhal 


27 


2 


- 


Reserved 

Forest 
S .No. 74 

part . 
Boundary 
of village 
Man Traf 

Zirad . 


2.2100 


S . No . 
27 part . 


Reserved 
Forest 

S .No. 
64 part 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Navi Mumbai, 
dated the 29th April 2017 . 


PRABHAKAR DESHMUKH , 
Divisional Commissioner of Konkan , Division 


HTT to 


Manl. fa .y .) – 837 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 

जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मशा / प्रशा / अ -५ / त. पुनर्रचना / २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब - २०१० ( तलाठी) / 
प्र. क्र . ११२ ( भाग -३) / म-१०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या 
कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी सझे व ६ तलाठी सझांसाठी १ महसूली मंडळ या तत्त्वाप्रमाणे सदर 
वाढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / तलाठी सजा 
निर्मिती / २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व पत्र क्र . मशा /कार्या-५ / प्रशासन / तलाठी सजा निर्मिती/ २०१७, दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड 
जिल्ह्यासाठी ११५ नव्यानेनिर्माण होणाऱ्या तलाठी सझांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा / प्रशासन / अ- ५ / त. पुनर्रचना/ २०१७, दिनांक १९ जुलै २०१७ अन्वये 
जिल्ह्यातील तालुकानिहाय वाढ होणाऱ्या सझांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे . तसेच, शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक 
प्राफेब- २०१० ( तलाठी )/ प्र. क्र . ११२( भाग - ३) / म- १० , दिनांक २५ मे २०१७ मधील परिच्छेद क्रमांक २ ( २) अन्वये सझांची फोड / पुनर्रचना करणेकामी 
नवीन सझांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन सझांचे मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर 
करणेकरिता उपविभाग निहाय उप विभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून त्यांचेकडून सझांची फोड/ पुनर्रचना याबाबत 
निश्चिती करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व उप विभाग स्तरावर कार्यवाही करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, (१ ) उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग यांचेकडून त्यांच्या उप विभागातील अलिबाग व मुरुड तालुक्यातील प्राप्त 
अहवालानुसार तलाठी सझा पुनर्रचनेबाबतची प्रारुप अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , 
सप्टेंबर १४ - २० , २०१७/ भाद्र २३- २९ , शेक १९३९ दिनांक ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे . प्रारुप अधिसूचनेतील नवीन तलाठी 
सजांचे मसुद्याबाबत अलिबाग उप विभागीताल अलिबाग व मुरुड तालुक्यामध्ये व जिल्हास्तरावर एकही हरकत किंवा सूचना प्राप्त झालेली नाही. 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४, पोट-कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
मी , डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड , जिल्ह्यातील तहसिल अलिबाग व मुरुड मधील तलाठी सझांची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या 
अधिसूचनेचा अंतिम मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू अंतिम अधिसूचना प्रसिद्धी नंतर प्राप्त कोणत्याही हरकती किंवा सूचना विचारात 
घेतल्या जाणार नाहीत . 

रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग अलिबाग ( तहसील अलिबाग व मुरुड ) यामधील पुनर्रचित तलाठी सझांचा तालुकानिहाय तपशील खालील 
अनुसूची - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे : 


उप विभागाचे नाव तालुक्याचेनाव 


अलिबाग 


अलिबाग 


अनुसूची - अ 
तालुका अलिबाग 

___ पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या सजांचा तपशील 
सजेचे नाव व सजाच्या सजेत समाविष्ट असलेल्या गावाचे नाव 
मुख्यालयाचेठिकाण 
__ ( ३ ) 

( ४ ) 
१. चौल उ. भाग 

( १ ) चौल उ. भाग 
२. चौल द . भाग 

( १ ) चौल द . भाग 
३. रेवदंडा 

( २) रेवदंडा 

( ३ ) आगरकोट 
४ . वरंडे 

( ४ ) वरंडे 
( ५ ) वनवली 
( ६ ) सुरई 
( ७ ) पाझर 
( ८ ) डावाळे 
( ९ ) देवघर 

( १० ) मांडवे त . बामणगाव 
५ . खानाव 

( ११ ) खानाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २ - ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


२३ 


( ४ ) 


६ . बामणगाव 


७ . झिराड 


८ . किहिम 


९ . मापगाव 


( १२ ) वेल्हवली 
( १३) उसर 
( १४ ) वढाव बु. 
( १५ ) भेरसे 
( १६ ) बामणगाव 
( १७ ) कावीर 
( १८ ) भादाणे 
( १९ ) वढाव खु . 
( २० ) गोठी 
( २१ ) झिराड 
( २२) सातिर्जे 
( २३ ) आगरसुरे 
( २४ ) देवतळई 
( २५ ) झिराडपाडा 
( २६ ) नांदाईपाडा 
( २७) किहिम 
( २८ ) बामणसुरे 
( २९ ) चोंढी 
( ३० ) कामथ 
( ३१ ) मापगाव 
( ३२ ) बहिरोळे 
( ३३ ) बेलवली 
( ३४ ) कनकेश्वर 
( ३५ ) सोगाव 
( ३६ ) मुशेत 
( ३७ ) मुनवली 
( ३८ ) वायशेत 
( ३९ ) तुडाळ 
( ४० ) भाल 
( ४१ ) गुंजिस 
( ४२) नवेदर नवगाव 
( ४३ ) बोरीस 
( ४४ ) पेढांबे 
( ४५ ) खारपेढांबे 
( ४६) सातघर 
( ४७ ) वाघ्रण 
( ४८ ) फोफेरी 
( ४९ ) मांडवखार 
( ५० ) चिंचवली 
( ५१ ) नारंगी 
( ५२ ) केतकीचा मळा 
( ५३ ) परहुर 
( ५४ ) परहुर पाडा 
( ५५ ) भिसराई 
( ५६ ) पालांबे 
( ५७) तलवडे 


१० . वायशेत 


११. पेढांबे 


१२. परहुर 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११ - १७, शके १९३९ 


(१) 


(२) 


(३) 


( ४ ) 


१३. रामराज 


१४ . सुडकोली 


१५ . बेलोशी 


१६. बोरघर 


१७. चिंचोटी 


( ५८ ) गोठेघर 
( ५९ ) गाण , त . परहुर 
( ६० ) रामराज 
( ६१ ) मालाडे 
( ६२ ) ताजपूर 
( ६३ ) भोनंग 
( ६४ ) राजेवाडी 
( ६५ ) महान 
( ६६ ) सुडकोली 
( ६७ ) तळवली, त. उमटे 
( ६८ ) नवखार, त . उमटे 
( ६९ ) कुदे 
( ७० ) बेलोशी 
( ७१ ) महाजने 
( ७२ ) वळवली 
( ७३ ) बोरघर 
( ७४ ) मोरखोल 
( ७५) उमटे 
( ७६ ) मोरोंडे 
( ७७ )भिलजी 
( ७८ ) चिंचोटी 
( ७९ ) बापळे 
( ८० ) दिवी पारंगी 
( ८१) फणसापूर , त उमटे 
( ८२) वासखार 
( ८३) देवतळई, त. उमटे 
( ८४) मल्याण 
( ८५) वावे 
( ८६) कुणे 
( ८७ ) घोटवडे 
( ८८ ) आंदोशी 
( ८९ ) कुर्ड्स 
( ९० ) सांबरी 
( ९१ ) बिडवागळे 
( ९२ ) नवखार , त. श्रीगाव 
( ९३ ) आवेटी 
( ९४ ) सिमादेवी 
( ९५ ) फणसापुर 
(९६) दुर्गादर्या 
(९७ ) पोयनाड 
( ९८ ) तळबंद 
( ९९ ) तळाणी 
( १०० ) भाकरवड 
(१०१ ) भंगारदादाजी 
( १०२ ) शहाबाज 


१८ . मल्याण 


१९. कुर्ड्स 


२० . पोयनाड 


२१ . शहाबाज 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २ - ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


( ४ ) 


अलिबाग 


अलिबाग 


२२. रावेत 


२३. कुसुंबळे 


( १०३ ) घसवड 
(१०४ ) वालवडे 
(१०५ ) जुई बापुजी 
( १०६ ) चिखली 
(१०७ ) कोपरी 
( १०८ ) वाघवीरा 
( १०९ ) जुईगवळी 
(११० ) जळशी 
(१११ ) रुईशेत भोमोली 
(११२ ) रावेत 
(११३ ) कुसुंबळे 
( ११४ ) गवळीकोठा 
(११५ ) हेमनगर 
( ११६ ) पिटकीरी 
(११७ ) खातविरा 
( ११८ ) काचळी 
( ११९ ) कातळपाडा 
(१२० ) श्रीगांव 
(१२१) मेढेखार 
( १२२) देहेन कोनी 
( १२३ ) मोंडविरा 
( १२४ ) कालवडखार 
( १२५ ) धुवाडखार 
( १२६ ) माणकुळे 
( १२७ ) बहिरीचापाडा 
( १२८ ) नारंगी खार 
( १२९ ) रामकोठा 
( १३० ) रांजणखार 
(१३१ ) हशिवरे 
( १३२) सोनकोठा 
(१३३ ) वैजाळी 


२४ . श्रीगांव 


२५ . रांजणखार 


२६. हाशिवरे 
( जुना वैजाळी सजा 
ऐवजी सदरचा सजा 
निर्माण ) 
२७. आवास 


२८ . धोकवडे 


(१३४ ) आवास 
( १३५ ) सुरेखार 
(१३६ ) इंद्र पै . 
( १३७ ) रांजणपाडा 
(१३८ ) टेकाळी 
(१३९ ) धोकवडे 
( १४० ) कोळगांव 
(१४१ ) सासवणे 
(१४२) नवेदर कोळगाव 
( १४३) मिळकतखार 
( १४४) रांजणखार डावली 
( १४५ ) येलवणे 
( १४६ ) मांडवे त . झिराड 


२९ . मिळकतखार 


भाग एक ( को .वि . पु.) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


___ (१) 


(२) 


(३) 


अलिबाग 


अलिबाग 


३० . सारळ 


३१. चरी 


३२ . कामार्ले 


( १४७) बोडणी 
( १४८ ) कोप्रोली 
( १४९ ) बागदांडा 
( १५० ) सारळ 
( १५१ ) दत्तपांडा 
(१५२ ) विर्तसारळ 
( १५३ ) रेवस 
( १५४ ) फुफादेवी पाडा 
( १५५ ) बेलपाडा 
( १५६ ) कावाडे 
( १५७) म्हात्रोळी पाडा 
( १५८ ) चरी 
( १५९ ) आंबेघर 
( १६० ) लक्ष्मीप्रसाद 
( १६१ ) शिवसंघ 
(१६२) कुरकुंडी कोलटेंभी 
(१६३ ) रायंदे 
( १६४ ) ताडाचा कोठा 
(१६५ ) गोपचरी 
( १६६ ) नवखार त . रायंदे 
(१६७ ) कामाले 
( १६८ ) सुतारपाडा 
( १६९ ) लोणकोठा 
( १७० ) बेलखार 
( १७१) वाघोली 
( १७२ ) भायमळा 
( १७३ ) जांभुळपाडा 
( १७४) लोणघर 
( १७५ ) शहापूर 
( १७६ ) धेरंड 
( १७७ ) पेझारी 
( १७८ ) दिवलांग 
(१७९ ) वाघोडे 
( १८०) नागझरी 
( १८१) आंबेपूर 
(१८२) ताडवागळे 
( १८३) तळाशेत 
( १८५ ) वडवली 
( १८५) कोळघर 
( १८६) बोपोली 
( १८७) दळवी खरोशी 
( १८८ ) कोपर 
( १८९ ) वाघोली वाडी 
( १९० ) गांवखार 
( १९१ ) गाण त . श्रीगाव 


३३. शहापूर 


३४ . पेझारी 


३५. ताडवागळे 


३६ . कोपर 

( नवनिर्मित ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


२ 


७ 


___ (१) 


(२) 


(३) 


( ४ ) 


अलिबाग अलिबाग 

( १९२ ) कांडवीरा 
( १९३ ) खोपनेखार 
( १९४) खिडकी 

(१९५ ) लेभी 
३७. अलिबाग 

(१९६ ) अलिबाग 

( १९७) चेंढरे 
३८ . वरसोली 

( १९८ ) वरसोली 
३९ . बामणोली 

( १९९ ) बामणोली 
( २०० ) मुळे 
( २०१) लोणारे 
( २०२ ) मान तर्फे झिराड 

( २०३ ) भुते 
४० . थळ 

( २०४ ) थळ 

( २०५ ) खांदेरी 
४१. नागाव 

( २०६) नागाव 

( २०७) बागमळा 
४२. खंडाळे 

( २०८ ) खंडाळे 
( २०९ ) तळवली त . खंडाळे 
( २१० ) काळोशी 
( २११ ) सागाव 
( ११२ ) रुळे 
( २१३ ) पवेळे 
( २१४ ) सागरगड 

( २१५) कार्ले 
४३. बेलकडे 

( २१६) बेलकडे 
( २१७ ) आक्षी 

( २१८ ) कुरुळ 
४४ . ढवर 

( २१९ ) ढवर 
( २२० ) नवेदर बेली 
( २२१ ) पाल्हे 

( २२२ ) सहाण 
४५ . वेश्वी 

( २२३ ) वेश्वी 
( २२४ ) वाडगांव 
( २२५ ) गोंधळपाडा 
( २२६ ) नेहुली 

( २२७) निगडे 
एकूण 

४५ 

२२७ 
(टीप .- जुना वैजाळी सजेचे नाव व मुख्यालय बदलून त्याऐवजी हाशिवरे सजा निर्माण करण्यात आलेला आहे . वैजाळी गाव हशिवरे सजेमध्ये 
समाविष्ट करण्यात आलेले आहे . ) 


भाग एक ( को . वि . पु.) - ४अ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 

अनुसूची - अ 
तालुका मुरुड 

पुनर्रचनेनंतर अस्तित्त्वात आलेल्या सजांचा तपशील 
उप विभागाचे नाव तालुक्याचे नाव 

सजेचे नाव व सजाच्या सजेत समाविष्ट असलेल्या गावाचे नाव 
मुख्यालयाचेठिकाण 

( ४ ) 


अलिबाग 


मुरुड 


१. मुरुड 


२. वावडुंगी 


३. आंबोली 


४ . सावली 


५ . आगरदांडा 


(१ ) मुरुड 
( २ ) तेलवडे 
( ३ ) वावडुंगी 
( ४ ) वाणदे 
( ५ ) नागशेत 
( ६ ) सायगाव 
( ७ ) महालोर 
( ८ ) शिघ्र 
( ९ ) आंबोली 
( १० ) तिसले 
( ११) उंडरगांव 
(१२) खतिबखार 
( १३ ) जोसरांजन 
( १४ ) खारशेत 
( १५ ) सावली 
( १६ ) खामदे 
( १७ ) मिठागर 
( १८ ) टोकेखार 
(१९ ) उसडी 
( २० ) आगरदांडा 
( २१) राजपूरी 
( २२) एकदरा 
( २३ ) डोंगरी 
( २४ ) हाफीजखार 
( २५ ) नांदले 
( २६ ) नांदगांव 
( २७) दांडे तर्फे नांदगांव 
( २८ ) आडी 
( २९ ) काशिद 
( ३० ) चिकणी 
( ३१ ) सर्वे 
( ३२) मजगांव 
( ३३) खारदोडकुले 
( ३४ ) आरावघर 
( ३५ ) विहूर 
( ३६ ) सरणे 
( ३७ ) मोरे 
( ३८ ) खारीकवाडा 
( ३९ ) उसरोली 


६ . नांदगांव 


७. काशिद 
( नवनिर्मित ) 


८ . मजगांव 
( नवनिर्मित ) 


९. विहूर 


१०. उसरोली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २- ८ , २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


२९ 


अलिबाग 


मुरुड 


११ . वाळवटी 

( नवनिर्मित ) 


१२. बोर्ली 


१३. मांडला 


१४. काकळघर 
( नवनिर्मित ) 


१५ . साळाव 


( ४० ) आदाड 
( ४१ ) वडघर 
( ४२) सुपेगांव 
( ४३ ) वाळवटी 
( ४४ ) वावे 
( ४५ ) वेळास्ते 
( ४६) बोर्ली 
( ४७ ) कोर्लई 
( ४८ ) सुरई 
( ४९ ) मांडला 
( ५०) महाळुगे खु. 
( ५१ ) तळवली 
( ५२) कोलमांडला 
( ५३ ) काकळघर 
(५४) महाळुगे बु. 
( ५५ ) अबीटघर 
( ५६) वांदेली 
(५७ ) पारगाण 
(५८ ) साळाव 
( ५९ ) निडी 
( ६० ) मिठेखार 
( ६१) चेहेर 
( ६२) आमली 
( ६३ ) वळके 
( ६४ ) येसदे 
( ६५ ) शिरगांव 
( ६६ ) सातिर्ने 
( ६७) ताडगांव 
( ६८ ) तळेखार 
( ६९ ) करंबेली 
( ७० ) चोरढे 
( ७१ ) तळे 
( ७२ ) सावरोली 
( ७३ ) भोईघर 
( ७४ ) बारशिव 
( ७५ ) टेभोंडे 
७५ 


१६ . वळके 


१७. तळेखार 


१८ . भोईघर 


एकूण 


१८ 


अलिबाग , 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७. 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी , रायगड . 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 

जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ प्रशा/ अ- ५/ त. पुनर्रचना/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब- २०१० ( तलाठी) / 
प्र .क्र . ११२ ( भाग -३)/ म-१०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या 
कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी सझे व ६ तलाठी सझांसाठी १ महसुली मंडळ या तत्त्वाप्रमाणे सदर 
वाढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / तलाठी सजा 
निर्मिती / २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व पत्र क्र . मशा / कार्या-५ / प्रशासन / तलाठी सजा निर्मिती / २०१७, दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड 
जिल्ह्यासाठी ११५ नव्याने निर्माण होणाऱ्या तलाठी सझांची संख्या निश्चित करूनदिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा / प्रशासन / अ- ५ / त. पुनर्रचना/ २०१७, दिनांक १९ जुलै २०१७ अन्वये 
जिल्ह्यातील तालुकानिहाय वाढ होणाऱ्या सझांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे. तसेच, शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक 
प्राफेब- २०१० ( तलाठी )/ प्र. क्र . ११२८ ( भाग -३ ) / म- १० , दिनांक २५ मे २०१७ मधील परिच्छेद क्रमांक २( २ ) अन्वये सझांची फोड / पुनर्रचना 
करणेकामी नवीन सझांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन सझांचे मुख्यालय कोणत्याही ठिकाणी असावे. या सर्व बाबींचा सविस्तर 
अहवाल सादर करणेकरिता उप विभाग, निहाय उप विभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून त्यांचेकडून सझांची फोड / पुनर्रचना 
याबाबत निश्चिती करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व उप विभागीस्तरावर कार्यवाही करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, पनवेल यांनी त्यांच्या उप विभागातील पनवेल व उरण तालुक्यातील प्राप्त अहवालानुसार तलाठी 
सझा पुनर्रचनेबाबतची प्रारुप अधिसूचना महाराष्ट्र शासन, राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १४ -२०, 
२०१७/ भाद्र २३- २९ , शके १९३९ दिनांक ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे. प्रारुप अधिसूचनेतील नवीन तलाठी सझांचे 
मसुद्याबाबत पनवेल उप विभागातील पनवेल व उरण तालुक्यामध्ये व जिल्हास्तरावर एकही हरकत किंवा सूचना प्राप्त झालेली नाही . 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४ , पोट -कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , डॉ . विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड, जिल्ह्यातील तहसील पनवेल व उरण मधील तलाठी सझांची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या 
अधिसूचनेचा अंतिम मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू अंतिम अधिसूचना प्रसिद्धी नंतर प्राप्त कोणत्याही हरकती किंवा सूचना विचारात 
घेतल्या जाणार नाहीत . 

रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग पनवेल ( तहसील पनवेल व उरण ) यामधील पुनर्रचित तलाठी सझांचा तालुकानिहाय तपशील खालील 
अनुसूची - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे : 


उप विभागाचे नाव तालुक्याचे नाव 


(१ ) 
पनवेल 


( २ ) 
पनवेल 


अनुसूची - अ 
तालुका पनवेल 

____ पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या सझांचा तपशील 
सझेचे नाव व सजाच्या सझेत समाविष्ट असलेल्या गावाचेनाव 
मुख्यालयाचेठिकाण 
( ३ ) 

( ४ ) 
१. कर्नाळा ( तारा ) 

( १) कर्नाळा तारा 

( २ ) कासारभाट 
२ . कल्हे 

( ३) बारापाडा 
( नवनिर्मित ) 

( ४ ) डोलघर 

( ५ ) कल्हे 
३ . केळवणे 

( ६ ) दिघाटी 
( नवनिर्मित ) 

( ७ ) केळवणे 
४ . साई 

( ८ ) साई 
५ . शिरढोण 

( ९ ) शिरढोण 
६ . सांगुली 

( १० ) चिंचवण 
( नवनिर्मित ) 

( ११ ) सांगुर्ली 
(१२) तुरमाळे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


( ४ ) 


पनवेल 


पनवेल 


७ . दापीवली 
( नवनिर्मित) 
८. गुळसुंदे 


९. कराडेखुर्द 


१० . चावणे 
( नवनिर्मित ) 


( १३) चिरवत 
(१४) दापीवली 
( १५ ) जाताडे 
( १६ ) गुळसुंदे 
( १७ ) तुराडे 
( १८ ) पोसरी 
(१९ ) कराडेखुर्द 
( २० ) कासप 
( २१) कराडे बु. 
( २२ ) जांभीवली 
( २३ ) घेराकिल्ला माणिकगड 
( २४ ) वावेघर 
( २५ ) चावणे 
( २६ ) सवणे 
( २७ ) सारसई 
( २८ ) माडभुवन 
( २९ ) कालीवली 
( ३० ) आपटे 
( ३१ ) कोरळ 
( ३२ ) लाडिवली 
( ३३ ) आकुळवाडी 
( ३४ ) सावळे 
( ३५ ) देवळोली 
( ३६ ) पोयंजे 
( ३७ ) पोयंजे कातकरवाडी 
( ३८ ) पाली बुद्रुक 
( ३९ ) मोहोपे 
( ४० ) बारवई 


११. आपटे 


१२. सावळे 
( नवनिर्मित ) 
१३. पोयंजे 


( ४१) खानावळे 


१४. बारवई 
( नवनिर्मित ) 
१५. खानावळे 
( नवनिर्मित ) 
१६ . भोकरपाडा 
( नवनिर्मित ) 
१७. भिंगार 


( ४२ ) भोकरपाडा 


१८ . वारदोली 
( नवनिर्मित ) 


( ४३ ) भिंगार 
( ४४ ) भिंगारवाडी 
( ४५ ) भेरले 
( ४६ ) शेंडुग 
( ४७ ) वारदोली 
( ४८ ) माचीप्रबळ 
( ४९ ) बेलवली 
( ५०) सांगडे 
( ५१) ओवळे 
( ५२) बंबावी 
( ५३ ) पाडेघर 
( ५४ ) कुंडेवहाळ 


१९ . ओवळे 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


___ पनवेल 


पनवेल 


२० . वहाळ 


२१ . गव्हाण 


२२. दापोली 


२३. मोसारे 
( नवनिर्मित ) 


२४. करंजाडे 


२५ . पनवेल - १ 


२६ . पनवेल- २ 


( ५५ ) वहाळ 
( ५६) उलवे 
( ५७) तरघर 
( ५८ ) सोनखार 
( ५९ ) गव्हाण 
( ६० ) खारकोपर 
( ६१) न्हावे 
( ६२ ) दापोली 
( ६३ ) पारगांव 
( ६४) पारगांव डुंगी 
( ६५ ) वाघीवली 
( ६६ ) माणघर 
( ६७ ) मोसारे 
( ६८ ) पाटणोली 
( ६९) नानोशी 
( ७० ) करंजाडे 
( ७१ ) वडघर 
( ७२ ) कोपर 
( ७३ ) नांदगाव 
( ७४ ) पनवेल -१ 

[ एस .टी.स्टॅड ते रस्त्याकडील 

(दक्षिण भाग ) कुंभारवाडा ] 
पनवेल- २ 
[ एस . टी .स्टॅड ते ( उत्तर भाग ) 
कर्नाळा स्पोर्टस अॅकेडमी ] 
पनवेल - ३ 
(सिडको संपादित १ ते १९ 
सेक्टर नवीन पनवेल पूर्व भाग ) 
पनवेल- ४ 
(सिडको संपादित १ ते १९ 
सेक्टर नवीन पनवेल पश्चिम भाग ) 
( ७५ ) आसुडगांव 
( ७६ ) आदई 
( ७७ ) नेवाळी 
( ७८ ) टेंभोडे 
( ७९ ) आकुर्ली 
( ८० ) देवद 
( ८१) पालीदेवद 
( ८२ ) शिलोत्तर रायचूर 
( ८३ ) तळोजे पाचनंद 
( ८४ ) तळोजे म . 
( ८५ ) पिसार्वे 
( ८६ ) धानसर 
( ८७ ) धरणा कॅम्प 
( ८८ ) धरणागांव 


२७. पनवेल - ३ 
( नवनिर्मित ) 


२८ . पनवेल - ४ 
( नवनिर्मित ) 


२९ . आसुडगांव 


३० . पालीदेवद 
( नवनिर्मित ) 


३१. तळोजे पाचनंद 


३२ . धानसर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २ - ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


( ४ ) 


पनवेल 


पनवेल 


३३. रोहिंजण 

( नवनिर्मित ) 
३४ . पंधर 


( ८९ ) आडिवली 
( ९० ) करवले बु . 
( ९१ ) तुर्भे 
( ९२) रोहिंजण 
( ९३ ) बीड 
( ९४ ) पेंधर 
( ९५ ) घोट 
( ९६ ) कोयनावेळे 
( ९७ ) चाळ 
( ९८ ) नागझरी 
( ९९ ) तोंढरे 
( १०० ) खैरणे 
(१०१ ) कानपोली 
( १०२ ) हेदुटणे 
( १०३ ) वावंजे 
( १०४ ) नितळस 
( १०५ ) निताळे 
( १०६ ) कळंबोली 


३५. तोंढरे 


३६. वावंजे 


( १०७ ) खारघर 


३७. कळंबोली 

(नवनिर्मित ) 
३८ . खारघर 

( नवनिर्मित ) 
३९ . कामोठे 
४० . नावडे 


४१. ओवे 
४२ . नेरे 


४३. वाकडी 

( नवनिर्मित ) 


( १०८ ) कामोठे 
( १०९ ) नावडे 
( ११० ) रोडपाली 
( १११ ) खिडकपाडा 
( ११२ ) ओवे 
( ११३ ) नेरे 
( ११४ ) नेरेपाडा 
( ११५ ) कोप्रोली 
( ११६ ) विहीघर 
( ११७ ) आंबिवली 
( ११८ ) सांगटोली 
(११९ ) वाकडी 
( १२० ) चिंचवली त . वाजे 
( १२१ ) रिटघर 
( १२२ ) उसी बु. 
( १२३ ) उमरोली 
( १२४ ) मोहो 
( १२५ ) चिपळे 
( १२६ ) भोकरपाडा 
( १२७ ) केवाळे 
( १२८ ) हरिग्राम 
( १२९ ) बोनशेत 
( १३० ) वांगणी त . वाजे 
( १३१ ) लोणिवली 


४४ . मोहो 
४५ . चिपळे 

( नवनिर्मित ) 


४६ . वांगणी त. वाजे 

( नवनिर्मित ) 


भाग एक ( को. वि . पु.) - ५ 


३ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


पनवेल 


पनवेल 


४७. पालेबुद्रुक 


४८ . मो . 


४९ . शिरवली 


५०. दुंदरे 
( जुना गाढे सजे ऐवजी 
सदरचा सजानिर्माण ) 


( ४ ) 
( १३२ ) पाली खुर्द 
( १३३) पालेबुद्रुक 
( १३४ ) कोळवाडी 
( १३५ ) वलप 
( १३६ ) वळवली 
( १३७ ) पडघे 
( १३८ ) मो . 
( १३९ ) खानाव 
( १४० ) कोंडले 
( १४१) खैरवाडी 
( १४२) करंबेलीत वा . 
( १४३ ) शिरवली 
( १४४ ) कोंडप 
( १४५ ) वांगणी त . तळोजे 
( १४६ ) आंबे त . त . 
( १४७ ) चिंचवली 
( १४८ ) महोदर 
( १४९ ) दुंदरे 
( १५० ) दुंदराई 
( १५१ ) आंबेत . वाजे 
( १५२) शिवणसई 
(१५३ ) तामसई 
( १५४ ) धामणी 
( १५५ ) धोधाणी 
( १५६ ) मालड़ेंगे 
( १५७ ) देहरंग 
(१५८ ) वाजे 
( १५९ ) चेरवली 
( १६० ) वाजापुर 
( १६१ ) गाढे 
( १६२) पालेखुर्द 
(१६३ ) धोंगड्याचा पाडा 
(१६४ ) चिंध्रण 
( १६५) महालुंगी 
(१६६ ) देविचापाडा 
( १६७ ) पळस्पे 
(१६८ ) डेरवली 
( १६९ ) वडवली 
( १७० ) कुडावे 
( १७१ ) कोळखे 
( १७२) कोळखेपेठ 
( १७३ ) कोन 
( १७४ ) कसळखंड 
( १७५ ) आरीवली 
( १७६ ) आष्टे 


५१. मालडुंगे 
( नवनिर्मित ) 


५२. वाजे 


५३. पालेखुर्द 


५४ . पळस्पे 


५५ . कोळखे 

( नवनिर्मित ) 


५६. कसळखंड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७ /कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


मह 


सन राजपत्र भाग 


३५ 


(१७७) भाताण 
५७. सोमटणे 

(१७८ ) गिरवले 
( नवनिर्मित ) 

(१७९ ) सोमटणे 
( १८०) दहिवली 

( १८१) नारपोली 
५८. विचुंबे 

( १८२) विचुंबे 
(१८३) काचुंद्रे 
(१८४ ) उसीखुर्द 

( १८५ ) शिवकर 
५९ . चिखले 

( १८६) चिखले 
( १८७ ) आजिवली 

( १८८ ) बोर्ले 
एकूण 

५९ 

१८८ 
( टीप .- जुना गाढे सजेचे नाव व मुख्यालय बदलून त्याऐवजी दुंदरे सजा निर्माण करण्यात आलेला आहे. गाढे गाव वाजे सजेमध्ये समाविष्ट करण्यात 
आले आहे . ) 

अनुसूची - अ 
तालुका उरण 

पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या सजांचा तपशील 
उप विभागाचे नाव तालुक्याचे नाव 

सजेचे नाव व सजाच्या सजेत समाविष्ट असलेल्या गावाचे नाव 

मुख्यालयाचेठिकाण 
( १ ) 

( ३ ) 
पनवेल उरण १. उरण 

(१) बोरीपाखाडी 
( २) म्हातवली 

( ३ ) हनुमान कोळीवाडा 
२ . चाणजे 

( ४ ) चाणजे 

( ५ ) काळाधोंडा 
३. केगांव 

( ६ ) केगांव 
( ७ ) नागांव 

( ८ ) रानवड 
४ . बोकडविरा 

( ९ ) बोकडविरा 
( १० ) भेंडखळ 

( ११ ) नविनशेवा 
५ . नवघर 

(१२ ) नवघर 

( १३ ) पागोटे 
६ . डोंगरी 

(१४ ) डोंगरी 
( १५ ) पाणजे 

(१६ ) फुडे 
७ . जासई 

(१७) जासई 
(१८ ) धुतूम 
( १९ ) पौंडखार 
( २० ) मुठेखार 
( २१ ) कौलीबांधणखार 

( २२) वालटीखार 
भाग एक ( को .वि . पु.) - ५अ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


( १) 


( २ ) 


( ४ ) 


पनवेल 


पनवेल 


८ . वेश्वी 


९. दिघोडे 

( नवनिर्मित ) 
१० . विंधणे 


११. शेवा 


१२. करळ 


( २३ ) शेमटीखार 
( २४ ) वेश्वी 
( २५ ) कौलीबेलोंडाखार 
( २६ ) चिर्ले 
( २७ ) जांभूळपाडा 
( २८ ) गावठाण 
( २९ ) दिघोडे 
( ३० ) बेलोंडाखार 
( ३१ ) विंधणे 
( ३२ ) कंठवली 
( ३३ ) पोही 
( ३४ ) बोरी बुद्रुक 
( ३५ ) हरिश्चंद्र पिंपळे 
( ३६ ) बोरीचा कोठा 
( ३७ ) नवापाडा 
( ३८ ) टाकीगाव 
( ३९ ) शेवा 
( ४० ) जसखार 
( ४१ ) घारापुरी 
( ४२) करळ 
( ४३) सोनारी 
( ४४ ) सावरखार 
( ४५ ) कोप्रोली 
( ४६ ) खोपटे 
( ४७ ) धसाखोशी 
( ४८ ) बांधपाडा 
( ४९ ) जुई 
( ५०) कळंबुसरे 
( ५१) चिरनेर 
( ५२) रानसई 
( ५३) भोम 
( ५४ ) चिखलीभोम 
( ५५) पिरकोन 
( ५६ ) सांगपालेखार 
( ५७) तळबंदखार 
( ५८ ) पाले 
( ५९ ) आवरे 
( ६० ) कडापे 
( ६१ ) गोवठणे 
( ६२ ) वशेणी 
( ६३ ) सारडे 
( ६४ ) पुनाडे 
( ६५ ) जुईपुनाडे 


१३. कोप्रोली 


१४. धसाखोशी 

( नवनिर्मित ) 
१५ . जुई 


१६. चिरनेर 


१४. पिरकोन 


१८ . आवरे 


१९ . वशेणी 


२०. पुनाडे 


__ ( नवनिर्मित ) 


एकूण 


२० 


६ 


अलिबाग , 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ - ८ , २०१७ / कार्तिक ११ - १७, शके १९३९ 


३७ 


जिल्हाधिकारी , रायगड यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मशा /प्रशा / अ- ५ / त.पुनर्रचना/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब. २०१० ( तलाठी) / 
. ११२ ( भाग- ३ ) / म - १० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनषंगाने क्षेत्रीय महसल यंत्रणेच्या 
कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी सझे व ६ तलाठी सझांसाठी १ महसुली मंडळ या तत्त्वाप्रमाणे सदर 
वाढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . मशा / कार्या- ५ /प्रशासन / तलाठी सझा 
निर्मिती/ २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व क्र . मशा / कार्या-५ / प्रशासन / तलाठी सझा/ निर्मिती/ २०१७, दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड 
जिल्ह्यासाठी ११५ नव्याने निर्माण होणाऱ्या तलाठी सझांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा / प्रशासन / अ- ५/ त. पुनर्रचना / २०१७, दिनांक १९ जुलै २०१७ अन्वये 
जिल्ह्यातील तालुकानिहाय वाढ होणाऱ्या सझांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे. तसेच शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक 
प्राफेब. २०१० / (तलाठी)/ प्रक्र . ११२( भाग-३ ) /म -१० , दिनांक २५ मे २०१७ मधील परिच्छेद क्रमांक २(२ ) अन्वये सझांची फोड / पुनर्रचना करणेकामी 
नवीन सझांबाबातचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन सझांचेमुख्यालय कोणत्या ठिकाणी असावे. या सर्व बाबींची सविस्तर अहवाल सादर 
करणेकरिता उप विभाग निहाय उप विभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून त्यांचेकडून सझांची फोड / पुनर्रचना याबाबत 
सझांची निश्चिती करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व उप विभाग स्तरावर कार्यवाही करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , रोहा यांनी त्यांच्या उप विभागातील रोहा व सुधागड तालुक्यातील प्राप्त अहवालानुसार तलाठी सझा 
पुनर्रचनेबाबतची प्रारुप अधिसूचना महाराष्ट्र शासन , राजपत्र, भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १४ - २०, २०१७ / 
भाद्र २३- २९ , शके १९३९ दिनांक ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे. प्रारुप अधिसूचनेतील नवीन तलाठी सझांचे मसुद्याबाबत रोहा 
तालुक्यातील २ हरकती विचारात घेऊन त्याप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे, रोहा उप विभागीताल सुधागड तालुक्यामध्ये एकही 
हरकत किंवा सूचना प्राप्त झालेला नाही . 

त्याअर्थी. आता महार जमीन महसल संहिता, १९६६ चे कलम ४ , पोट - कलम ( २ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , डॉ . विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी , रायगड , जिल्ह्यातील तहसील रोहा व सुधागड मधील तलाठी सझांची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या 
अधिसूचनेचा अंतिम मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू अंतिम अधिसूचना प्रसिद्धी नंतर प्राप्त कोणत्याही हरकती किंवा सूचना विचारात 
घेतल्या जाणार नाहीत . 
___ रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग रोहा ( तहसील रोहा व सुधागड ) यामधील पुनर्रचित तलाठी सझांचा तालुकानिहाय तपशील खालील 
अनुसूची - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे : 


अनुसूची- अ 
तालुका रोहा 

पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या सझांचा तपशील 
सझेचे नाव व सझाच्या 

सझेत समाविष्ट असलेल्या गावाचे नाव 
मुख्यालयाचेठिकाण 


उप विभागाचेनाव तालुक्याचे नाव 


रोहा 


रोहा 


१. रोहा 


२ . खारी 

( नवनिर्मित ) 


३. भुवनेश्वर 


(१ ) रोहा 
( २ ) अष्टमी 
( ३ ) खारी 
( ४ ) तारेघर 
( ५) वराठी 
( ६ ) भुवनेश्वर 
( ७ ) वरसे 
( ८ ) निवी 
(९ ) जयधाकोबा निवी ठाकुरवाडी 
( १० ) तळाघर 
( ११) बोरघर 


४ . तळाघर 
( नवनिर्मित ) 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


५ . धाटाव 


६ . घोसाळे 


७ . वाली 


८ . विरजोली 

( नवनिर्मित ) 


( ४ ) 
( १२) लांढर 
( १३ ) वाशी 
(१४) धाटाव 
( १५ ) किल्ला 
( १६ ) रोठ खु. 
( १७) रोठ बु. 
( १८ ) घोसाळे 
( १९) मुकटे 
( २० ) तांबडी 
( २१ ) तांबडी बु . 
( २२) कवळठे 
( २३ ) ताम्हणशेत 
( २४ ) कारिवणे 
( २५ ) वाली 
( २६) सवाणे 
( २७ ) जाधववाडी 
( २८ ) हर्डी 
( २९ ) बारशेत 
( ३० ) विरजोली 
( ३१ ) उचेल 
( ३२) हाळ 
( ३३ ) मुचणे 
( ३४ ) भालगाव 
( ३५ ) खाजणी 
( ३६ ) कांडणे खु . 
( ३७ ) कांडणे बु . 
( ३८ ) केळघर 
( ३९ ) कांटी 
( ४० ) गोपाळवट 
( ४१) म्हसाडी 
( ४२) चणेरा 
( ४३ ) बिरवाडी 
( ४४ ) सुडकोली 
( ४५ ) खैरे खु. 
( ४६ ) टेमघर 
( ४७ ) बोबडघर 
( ४८ ) पांगळोली 
( ४९ ) खांबेरे 
( ५० ) सारसोली 
( ५१ ) खैराळे 
( ५२ ) न्हावे 
( ५३ ) नवखार 
( ५४) सोनखार 
( ५५) धोडखार त . बिरवाडी 
( ५६ ) खंदार 


९ . भालगाव 


१० . केळघर 

( नवनिर्मित ) 


११. चणेरा 


१२. टेमघर 

( नवनिर्मित ) 


१३ . सारसोली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


___ (१) 


(२) 


(३) 


( ४ ) 


रोहा 


रोहा 


१४ . चांडगाव 


१५ . कोकबन 


१६. शेडसई 


१७. खारगाव 

( नवनिर्मित ) 


१८ . शेणवई 


१९ . सानेगाव 


(५७) चांडगाव 
( ५८ ) खुटल 
( ५९ ) तळवडे 
( ६० ) महाळुगे 
( ६१ ) कोकबन 
( ६२) खोपे 
( ६३ )शिलोशी 
( ६४ ) खारखी 
( ६५ ) बेलखार 
( ६६ ) दिव 
( ६७ ) शेडसई 
( ६८ ) गोफण 
( ६९ ) कुंभोशी 
( ७० ) आरे बु . 
( ७१) खारगाव 
( ७२ ) आरे खु . 
( ७३ ) उसर 
( ७४ ) तळवली त ,. घोसाळे 
( ७५ ) शेणवई 
( ७६ ) झोलांबे 
( ७७ ) डोंगरी 
( ७८ ) झोळांबे वाडी 
( ७९ ) सानेगाव 
( ८० ) वावेपोटगे 
( ८१ ) वावेखार 
( ८२ ) यशवंतखार 
( ८३) दापोली 
( ८४) करंजविरा 
( ८५ ) धोडखार त , उमटे 
( ८६ ) कोलाड 
( ८७ ) पुई 
( ८८ ) गोवे 
( ८९ ) नेहरूनगर 
( ९० ) आंबेवाडी 
( ९१) पाले बु . 
( ९२ ) पाले खु. 
( ९३ ) संभे 
(९४ ) चिल्हे 
( ९५) देवकान्हे 
( ९६) धानकान्हे 
(९७ ) बाहे 
( ९८ ) तळवली त. अष्टमी 
( ९९ ) खांब 
( १०० ) वैजनाथ 
( १०१ ) घेरासुरगड 


२० . यशवंतखार 

( नवनिर्मित ) 


२१ . कोलाड 


२२ . आंबेवाडी 

( नवनिर्मित ) 


२३. चिल्हे 


२४ . खांबे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


रोहा 


रोहा 


२५. पुगाव 

( नवनिर्मित ) 


२६ . चिंचवली त . आतोणे 


२७. दुरटोली 


२८ . जामगाव 

( नवनिर्मित ) 


२९. कुडली 

( नवनिर्मित ) 


( ४ ) 
( १०२) शिरवली 
( १०३ ) नडवली 
(१०४ ) पुगाव 
(१०५ ) मढाली बु . 
(१०६ ) डोलवहाळ 
( १०७ ) मुठवली बु. 
( १०८ ) ऐनवहाळ 
( १०९ )चिंचवली त. आतोणे 
( ११० ) डोंगरवाडी 
( १११) खरबाचीवाडी 
( ११२) कांदळे 
( ११३ ) बल्हे 
( ११४ ) विठ्ठलवाडी 
( ११५ ) दुरटोली 
( ११६ ) येरळ 
( ११७ ) कामथ 
( ११८ ) गौळवाडी 
( ११९ ) जामगाव 
( १२० ) पाथरशेत 
( १२१) कृष्णनगर 
( १२२) पहुर 
( १२३) कुडली 
(१२४ ) आंबिवली 
( १२५ ) धगडवाडी 
( १२६ ) तिसे 
( १२७ ) तळवली त . दि . 
( १२८ ) वरसगाव 
( १२९ ) चिंचवली त . दि . 
( १३० ) हेटवणे 
(१३१ ) नागोठणे 
(१३२) वासगाव 
( १३३ ) पिंपळगाव 
( १३४ ) चिकणी 
( १३५ ) निडी त नागोठणे 
( १३६ ) पळस 
( १३७ ) बाहेरशिव 
(१३८ ) शेतपळस 
( १३९ ) कोडगाव 
( १४० ) कातळावाडी 
( १४१ ) पाटणसई 
( १४२) वजरोली 
( १४३) गोडसई 
( १४४ ) कानसई 
( १४५) तामसोली 
( १४६ ) बाळसई 


३० . तिसे 

( नवनिर्मित ) 


३१. नागोठणे 


३२ . पळस 

( नवनिर्मित ) 


३३. पाटणसई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २ - ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


४१ 


( १ ) 


___ रोहा 


( २ ) 
रोहा 


३४ . ऐनघर 


३५ . वरवठणे 


३६. वेलशेत 

( नवनिर्मित ) 


३७ . मेढा 


(१४७ ) ऐनघर 
( १४८ ) हेदवली 
(१४९ ) सुकेळी 
(१५० ) वांगणी 
( १५१) वरवठणे 
( १५२ ) अमडोशी 
( १५३ ) कालकाई 
( १५४ ) चेराठी 
( १५५ ) वेलशेत 
( १५६) वणी 
( १५७ ) गोयडावाडी 
( १५८ ) किल्लावाडी 
(१५९ ) कडसुरे 
(१६० ) पिगोंडे 
( १६१) मेढा 
(१६२ ) रेवोली 
(१६३ ) पाले त अष्टमी 
(१६४ ) भिसे 
( १६५ ) वरवडे 
( १६६ ) निडी व अष्टमी 
( १६७) खारापटी 
(१६८ ) भातसई 
( १६९ ) पडंम 
( १७०) पिंगळसई 
(१७१ ) वांदोली 
( १७२) वांदोली बुद्रुक 
( १७३ ) सोनगाव 
(१७४ ) मढाली खु . 
( १७५ ) धामणसई 
( १७६ ) मालसई 
( १७७ ) मुठवली खु. 
( १७८ ) सांगडे 
( १७९ ) उडदवणे 


३८ . निडी व अष्टमी 

( नवनिर्मित ) 


३९ . पिंगळसई 


४० . धामणसई 


एकूण 


उप विभागाचेनाव तालुक्याचे नाव 


४० 

१७९ 
अनुसूची - अ 
तालुका सुधागड 

पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या सजांचा तपशील 
सजेचे नाव व सजाच्या सजेत समाविष्ठ असलेल्या गावाचे नाव 
मुख्यालयाचेठिकाण 

( ४ ) 
१. पाली 

( १) पाली 

( २) बुरमाळी 
२. रासळ 

( ३ ) रासळ 
( नवनिर्मित ) 

( ४ ) दापोडे 


( १ ) 


( २) 


रोहा 


सुधागड 


भाग एक ( को . वि . पु.) - ६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ -८ , २०१७ / कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 


___ (१ ) 


(२) 


( २ ) 


(३) । 


रोहा 


सुधागड 


३ . उध्दर 


४ . राबगाव 


५ . आपटवणे 


६ . पेडली 
( नवनिर्मित ) 


( ४ ) 
( ५ ) आंबोले 
( ६ ) घेरासरसगड 
( ७ ) उध्दर 
( ८ ) वाफेघर 
( ९ ) खवली 
( १० ) विडसई 
( ११) करंजघर 
( १२ ) पिलोसरी 
( १३ ) राबगाव 
(१४) बलाप 
(१५ ) कुंभारशेत 
( १६ ) उन्हेरे बु. 
( १७ ) उन्हेरे खु . 
( १८ ) चिखलगाव 
( १९ ) आपटवणे 
( २० ) भावशेत 
( २१) शिळोशी 
( २२) मढाळी 
( २३ ) उसर 
( २४ ) पेडली 
( २५ ) तिवरे 
( २६ ) कान्हीवली 
( २७ ) भालगुल 
( २८ ) कानसळ 
( २९ ) आसरे 
( ३० ) नवघर 
( ३१ ) कासारवाडी 
( ३२) वांद्रोशी 
( ३३ ) धोंडीवली 
( ३४ ) चिवे 
( ३५ ) उसाळे 
( ३६ ) मजरे जांभुळपाडा 
( ३७ ) भिलपाडा 
( ३८ ) वावे त. हवेली 
( ३९ ) वाघोशी 
( ४० ) भेरव 
( ४१ ) कुंभारघर 
( ४२) कवेळे 
( ४३ ) महागाव 
( ४४ ) ताडगाव 
( ४५ ) पडसरे 
( ४६ ) दहिगाव 
( ४७ ) आवंढे 
( ४८ ) खांडपोली 
( ४९ ) आमणोरी 
( ५० ) नांदगाव 
( ५१ ) गोंडाळे 
( ५२) बल्हे 
( ५३) दिघेवाडी 


७ . आसरे 


८ . चिवे 


९ . वाघोशी 


१० . महागाव 

( नवनिर्मित ) 


___ रोहा 


रोहा 


सुधागड 


११. दहिगाव 


१२ . नांदगाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


४३ 


(१) 


(२ ) 


१३. आतोणे 


१४ . नागशेत 

( नवनिर्मित ) 


१५. वावळोली 

( नवनिर्मित ) 


१६. सिद्धेश्वर 


१७. नाडसूर 


( ५४ ) पोटलज बु . 
( ५५ ) गोमाशी 
( ५६ ) पोटलज खु . 
(५७ ) आतोणे 
( ५८ ) कळंबोशी 
( ५९ ) कोशिंबळे 
( ६० ) नागशेत 
( ६१ ) नागाव 
( ६२) नेणवली 
( ६३ ) खडसांबळे 
( ६४ ) पिंपळोली 
( ६५ ) वावळोली 
( ६६ ) सिद्धेश्वर खु . 
( ६७ ) झाप 
( ६८ ) आंबीवली 
( ६९ ) भार्जे 
( ७० ) सिद्धेश्वर बु. 
( ७१ ) पुई 
( ७२ ) खांडसई 
( ७३ ) अडुळसे 
( ७४ ) नाडसूर 
( ७५ ) धोंडसे 
( ७६ ) घेरासुधागड 
( ७७ ) पाच्छापूर 
( ७८ ) दर्यागाव 
( ७९ ) जांभुळपाडा 
( ८० ) करचुंडे 
( ८१) पावसाळवाडी 
( ८२ ) वासुंडे 
( ८३ ) पडघवली 
( ८४) ढोकशेत 
( ८५) गोंदाव 
( ८६ ) हातोंड 
( ८७) चंदरगाव 
( ८८ ) परळी 
( ८९ ) नेरे 
( ९० ) घोटवडे 
( ९१) नाणोसे 
( ९२ ) हेदवली 
( ९३ ) कळंब 
( ९४ ) हरनेरी 
( ९५ ) मुळशी 
( ९६ ) माणगाव बु. 
(९७ ) माणगाव खु. 
( ९८ ) फल्याण 
( ९९ ) भेलीव 
( १०० ) वावे त आसरे 


१८ . जांभुळपाडा 


रोहा 


सुधागड 


१९. पडघवली 


२०. परळी 

( नवनिर्मित ) 


२१. हेदवली 

( नवनिर्मित ) 


२२ . माणगाव बु . 


एकूण 


२२ 


१०० 


अलिबाग, 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७. 
भाग एक ( को .वि .पु.) - ६अ 


डॉ . विजय सूर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी , रायगड. 


४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 

जिल्हाधिकारी , रायगड यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ प्रशा / अ- ५ / त.पुनर्रचना/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय, प्राफेब. २०१० ( तलाठी) / 

म- १० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या 

विचारात घेता राज्यात एकूण ३,१६५ नवीन वाढीव तलाठी साजे व ६ तलाठी साजांसाठी १ महसुली मंडळ या तत्त्वाप्रमाणे सदर 
वाढीव तलाठी सजांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / तलाठी सजा 
निर्मिती/ २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व पत्र क्र . मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / तलाठी सजा निर्मिती / २०१७, दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड 
जिल्ह्यासाठी ११५ नव्याने निर्माण होणाऱ्या तलाठी सजांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा /प्रशासन / अ-५ / त. पुनर्रचना/ २०१७, दिनांक १९ जुलै २०१७ अन्वये 
जिल्ह्यातील तालुकानिहाय वाढ होणाऱ्या सजांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे. तसेच शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक 
प्राफेब - २०१० /( तलाठी)/ प्रक्र . ११२( भाग-३ )/ म- १० , दिनांक २५ मे २०१७ मधील परिच्छेद क्रमांक २ (२ ) अन्वये सजांची फोड / पुनर्रचना करणेकामी 
नवीन सजांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन सजांचे मुख्यालय कोणत्याही ठिकाणी असावे या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर 
करणेकरिता उप विभाग निहाय उप विभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून त्यांचेकडून सजांची फोड/ पुनर्रचना याबाबत 
निश्चिती करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व उप विभागस्तरावर कार्यवाही करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, महाड यांनी त्यांच्या उप विभागातील पोलादपूर तालुक्यातील प्राप्त अहवालानुसार तलाठी सजा 
पुनर्रचनेबाबतची प्रारूप अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १४- २० , २०१७ / 
भाद्र २३ -२९, शके १९३९, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे. प्रारूप अधिसूचनेतील नवीन तलाठी सजांचे मसुद्याबाबत 
महाड, उप विभागातील पोलादपूर तालुक्यामध्ये व जिल्हास्तरावर एकही हरकत किंवा सूचना प्राप्त झालेली नाही . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४, पोट - कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , डॉ . विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड, जिल्ह्यातील तहसील पोलादपूरमधील तलाठी सजांची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा 
अंतिम मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू अंतिम अधिसूचना प्रसिद्धी नंतर प्राप्त कोणत्याही हरकती किंवा सूचना विचारात घेतल्या जाणार 
नाहीत . 

रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग, महाड ( तहसील पोलादपूर ) यामधील पुनर्रचित तलाठी सजांचा तालुकानिहाय तपशील खालील अनुसूची - अ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे : 


अनुसूची - अ 
तालुका पोलादपूर 

पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या सजांचा तपशील 
सजेचे नाव व सजाच्या 

सजेत समाविष्ठ असलेल्या गावाचे नाव 
मुख्यालयाचेठिकाण 

( ४ ) 


उप विभागाचे नाव तालुक्याचे नाव 


महाड 


पोलादपूर 


१. पोलादपूर 


२ . चरई 

( नवनिर्मित ) 


( १ ) पोलादपूर 
( २ ) रानबाजीरे 
( ३) चरई 
( ४ ) रानवडी बु. 
( ५ ) घागरकोंड 
( ६ ) बोरावले 
( ७ ) चोळई 
( ८ ) सडवली 
( ९ ) काटेतळी 
(१०) धामणदिवी 
( ११) लोहारे 
( १२) पार्ले 


३. चोळई 
( नवनिर्मित ) 


महाड 


पोलादपूर 


४ . लोहारे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


४५ 


( ३ ) 


___ ( ४ ) 


५. तुर्भे बु. 


६ . धारवली 


७ . सवाद 
( नवनिर्मित ) 


८ . पळचिल 


९ . कोंढवी 


१० . कोतवाल बु. 


(१३ ) दिवील 
( १४) तुर्भे बु. 
( १५ ) तुर्भे खु . 
(१६ ) तुर्भेकोंडा 
( १७ ) वझरवाडी 
( १८ ) धारवली 
(१९ ) वावे 
( २० ) कालवली 
( २१ ) आग्रेकोड 
( २२ ) सवाद 
( २३ ) हावरे 
( २४ ) कणगुले 
( २५ ) माटवण 
( २६ ) पळचिल 
( २७ ) खडकवणे 
( २८ ) गोलदरा 
( २९ ) फणसकोड 
( ३० ) महालगूर 
( ३१ ) कोंढवी 
( ३२ ) भोगाव खु . 
( ३३ ) भोगाव बु. 
( ३४ ) कातळी 
( ३५) कोतवाल बु. 
( ३६ ) कोतवाल खु. 
( ३७ ) पैठण 
( ३८ ) पांगळोली 
( ३९ ) ओबळी 
( ४० ) देवपूर 
( ४१) देवपूरवाडी 
( ४२) गांजवणे 
( ४३ ) खडपी 
( ४४ ) मोरगिरी 
( ४५ ) फोजदारवाडी 
( ४६) गोळेगणी 
( ४७ ) तुटवली 
( ४८ ) पळसुले 
( ४९ ) क्षेत्रपाळ 
( ५० ) कुडपण बु. 
( ५१ ) कुडपण खु . 
( ५२) चांभारगणी बु. 
( ५३ ) कापडे खु . 
( ५४ ) किनेश्वर 
( ५५ ) निवे 
( ५६ ) ताम्हाणे 
( ५७) वाकण 


११ . देवपूर 


१२. गोळेगणी 
( नवनिर्मित ) 


१३. चांभारगणी बु . 


१४ . वाकण 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७ / कार्तिक ११ - १७, शके १९३९ 


महाड 


पोलादपूर 


१५ . कापडे बु. 

( नवनिर्मित ) 


१६. देवळे 


१७ . उमरठ 


( ४ ) 
( ५८ ) नानेघोळ 
( ५९ ) केवनाळे 
( ६० ) कापडे बु . 
( ६१ ) कापडे 
( ६२) महाळुगे 
( ६३ ) चांभारगणी खु. 
( ६४ ) देवळे 
( ६५) करंजे 
( ६६ ) लहुळसे 
(६७) हळदुले 
( ६८ ) रानकडसरी 
( ६९ ) दाभिळ 
( ७० ) उमरठ 
( ७१) चांदके 
( ७२) खोपड 
( ७३ ) ढेवळे 
( ७४ ) बोरज 
( ७५ ) साखर 
( ७६ ) साळवीकोंड 
( ७७ ) गोवेले 
( ७८ ) खांडज 
( ७९ ) चिखली 
( ८० ) सडे 
( ८१ ) मोरसडे 
( ८२ ) आडावळे बु. 
( ८३ ) आडावळे खु . 
( ८४ ) बोरघर 
( ८५ ) नावाळे 
( ८६) वडघर बु . 
( ८७) चांदले 
( ८८ ) कामथे 


१८ . साखर 


१९ . मोरसडे 


२० . बोरघर 

( नवनिर्मित ) 


एकूण 


२० 


८८ 


अलिबाग , 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७. 


डॉ. विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


४७ 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ प्रशा/ अ- ५/ त .पुनर्रचना/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय, प्राफेब. २०१० ( तलाठी) / 
प्र. क्र . ११२ ( भाग- ३) / म -१०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या 
कामात झालेली वाढ विचारात घेता, राज्यात एकण ३ ,१६५ नवीन वाढीव तलाठी सझे व ६ तलाठी सझांसाठी १ महसूली मंडळ या तत्त्वाप्रमाणे सदर 
वाढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, मा. विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . मशा / कार्या-५ / प्रशासन / तलाठी सजा 
निर्मिती / २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व पत्र क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / तलाठी सजा निर्मिती/ २०१७ ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड 
जिल्ह्यासाठी ११५ नव्यानेनिर्माण होणाऱ्या तलाठी सझांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ प्रशासन / अ- ५/ त. पुनर्रचना / २०१७, दिनांक १९ जुलै २०१७ अन्वये 
जिल्ह्यातील तालुकानिहाय वाढ होणाऱ्या सझांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे . तसेच, शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक 

. ११२( भाग - ३) / म- १०. दिनांक २५ मे २०१७ मधील परिच्छेद क्रमांक २( २ ) अन्वये सझांची फोड / पनर्रचना करणेकामी 
नवीन सजांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन सझांचे मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी असावे. या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर 
करणेकरिता उप विभागनिहाय उप विभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून त्यांचेकडून सझांची फोड/ पुनर्रचना याबाबत 
निश्चिती करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व उप विभागस्तरावर कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन यांनी त्यांच्या उप विभागातील श्रीवर्धन व म्हसळा तालुक्यातील प्राप्त अहवालानुसार तलाठी 
सझा पुनर्रचनेबाबतची प्रारूप अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १४ - २० , 
२०१७ / भाद्र. २३- २९, शके १९३९, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे. प्रारूप अधिसूचनेतील नवीन तलाठी सझांचे 
मसुद्याबाबत म्हसळा तालुक्यातील एक हरकत विचारात घेऊन त्याप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे श्रीवर्धन उप विभागातील 
श्रीवर्धन तालुक्यामध्ये एकही हरकत किंवा सूचना प्राप्त झालेली नाही . 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ चे कलम ४ , पोट- कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
मी , डॉ . विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड , जिल्ह्यातील तहसील श्रीवर्धन व म्हसळामधील तलाठी सजांची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या 
अधिसूचनेचा अंतिम मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू अंतिम अधिसूचना प्रसिद्धीनंतर प्राप्त कोणत्याही हरकती किंवा सूचना विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत. 

रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग , श्रीवर्धन ( तहसील श्रीवर्धन व म्हसळा) यांमधील पुनर्रचित तलाठी सझांचा तालुकानिहाय तपशील खालील 
अनुसूची - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे : 


उप विभागाचे नाव तालुक्याचे नाव 


( १ ) 
श्रीवर्धन 


( २) 
श्रीवर्धन 


अनुसूची - अ 
तालुका श्रीवर्धन 

पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या सजांचा तपशील 
सजेचे नाव व सजाच्या सजेत समाविष्ट असलेल्या गावाचे नाव 
मुख्यालयाचेठिकाण 

( ४ ) 
१. श्रीवर्धन 

( १ ) श्रीवर्धन 

( २) आराठी 
२. गालसुरे 

( ३) गासलुरे 
( ४ ) कांडणे 
( ५ ) बापवन 
( ६ ) साखरी 

( ७ ) जावेळे 
३ . निगडी 

( ८) निगडी 
(९ ) सायगाव 
( १०) निवळे 
( ११ ) गौळवाडी 


श्रीवर्धन 


श्रीवर्धन 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 

अनुसूची - अ - चालू 

तालुका श्रीवर्धन 
(१) (२) 

( ४ ) 


श्रीवर्धन 


श्रीवर्धन 


४ . वावे त . श्रीवर्धन 


५ . मारळ 


६ . बागमांडले 


७. वाळवटी 


८. कोंडीवली 


(१२) वावे त. श्रीवर्धन 
( १३ ) वडशेत 
( १४ ) धारवली 
( १५ ) कोंढे तर्फे श्रीवर्धन 
( १६ ) गाणी 
( १७ ) साखरोणे 
( १८ ) मारळ 
( १९ ) काळीजे 
( २० ) कुरवडे 
( २१ ) देवघर 
( २२) बागमांडले 
( २३) कोलमांडले- अ 
( २४ ) कोलमांडले- ब 
( २५ ) कारीवणे 
( २६ ) दांडा 
( २७ ) वाळवटी 
( २८ ) वाळवटी खुर्द 
( २९ ) पुनीर 
( ३० ) कोंडीवली 
( ३१ ) शेखाडी 
( ३२) खारगाव 
( ३३ ) भरडोली 
( ३४ ) मामवली 
( ३५ ) बापवली 
( ३६ ) गुळधे 
( ३७ ) मेघरे 
( ३८ ) जसवली 
( ३९ ) भोस्ते 
( ४० ) भट्टीचा माळ 
( ४१ ) वडघर 
( ४२ ) रानवली 
( ४३) पांगळोली 
( ४४) चिखलप 
( ४५ ) शिरवणे 
( ४६ ) खेर्जी 
( ४७) हुनरवेली 
( ४८ ) नागळोली 
( ४९ ) वाकळघर 
( ५० ) देवखोल 
( ५१) बोर्ले 
( ५२ ) वावे पंचतन 


९ . भरडोली 


१०. जसवली 


११ . रानवली 
( नवनिर्मित) 


१२ . चिखलप 


१३. नागळोली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


४९ 


अनुसूची - अ - चालू 

तालुका श्रीवर्धन 


( २ ) 


__ ( ४ ) 


श्रीवर्धन 


श्रीवर्धन 


१४ . बोर्लीपंचतन 


१५ . वडवली 


१६. वेळास 

( नवनिर्मित ) 


१७. दांडगुरी 


( ५३) बोर्ली पंचतन 
(५४) शिस्ते 
( ५५ ) कापोली 
( ५६ ) कोंढे पंचतन 
( ५७) वडवली 
( ५८ ) खारशेत 
( ५९ ) भावे 
( ६० ) वेळास 
( ६१ ) वेळास आगार 
( ६२) कुडकी 
( ६३) कुणबीवाडी 
( ६४ ) दांडगुरी 
( ६५ ) काले 
( ६६ ) खुजारे 
( ६७ ) आसुफ 
( ६८ ) वांजळे 
( ६९ ) दिवेआगार 
( ७० ) भरडखोल 
( ७१) सर्वे 
( ७२ ) आदगाव 
( ७३ ) नानवली 
( ७४ ) मणेरी 
( ७५ ) दिघी 
( ७६ ) कुडगाव 
( ७७ ) हरवित 
( ७८ ) करलास 


१८ . दिवेआगार 


१९ . सर्वे 


२० . दिघी 


एकूण . . 


२० 


७८ 


अनुसूची - अ 
तालुका म्हसळा 

पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या सजांचा तपशील 
सजेचे नाव व सजाच्या सजेत समाविष्ट असलेल्या गावाचे नाव 
मुख्यालयाचेठिकाण 

( ४ ) 


उप विभागाचे नाव तालुक्याचे नाव 


(१ ) 
श्रीवर्धन 


म्हसळा 


१. म्हसळा 


२. सुरई 

( नवनिर्मित ) 


( १ ) म्हसळा 
( २ ) सावर 
( ३ ) सुरई 
( ४ ) खारगाव बु . 
( ५ ) पाभरे 
( ६ ) देवघर 
( ७ ) देवघर कोंड 
( ८ ) ढोरजे 
( ९ ) कुडतुडी 


श्रीवर्धन 


श्रीवर्धन 


३ . देवघर 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ७ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 

अनुसूची - अ - चालू 

तालुका म्हसळा 
( १ ) ( २) ( ३ ) 

( ४ ) 


श्रीवर्धन 


म्हसळा 


४ . चिरगाव 
( नवनिर्मित ) 


५ . निगडी 


६ . भाबट 


७. वरवटणे 


८ . सकलप 

( नवनिर्मित ) 


( १० ) घोणसे 
(११) चिरगांव 
( १२) चिखलप 
( १३ ) सरवर 
( १४ ) भेकऱ्याचा कोंड 
(१५ ) देहेन 
(१६ ) निगडी 
( १७ ) चिचोंडे 
( १८ ) कांदळवाडा 
( १९ ) दगडघुम 
( २० ) भाबट 
( २१ ) ठाकरोली 
( २२ ) कोळवट 
( २३) रातिवणे 
( २४) ताम्हाणे करंबे 
( २५ ) कोकबळ 
( २६ ) साळविंडे 
( २७ ) वरवटणे 
( २८ ) पेढांबे 
( २९ ) आगरवाडा 
( ३० ) सकलप 
( ३१) खारगाव खु. 
( ३२ ) तोंडसुरे 
( ३३ ) जांभुळ 
( ३४ ) मेंदडी 
( ३५ ) मेंदडी कोंड 
( ३६ ) खानलोशी 
( ३७ ) गोंडघर 
( ३८ ) खरसई 
( ३९ ) बनोटी 
( ४० ) रेवळी 
( ४१ ) गणेशनगर 
( ४२ ) वारळ 
( ४३ ) काळसुरी 
( ४४ ) तुरंबाडी 
( ४५ ) रोहीणी 
( ४६ ) आडीठाकूर 
( ४७ ) केलटे 
( ४८ ) पानवे 
( ४९ ) नेवरूळ 
( ५० ) घुम 
( ५१ ) रुद्रवट 
( ५२ ) कोंझरी 


९ . मेंदडी 


१० . खरसई 

( नवनिर्मित ) 


११ . वारळ 


१२. केलटे 


१३ . कोंझरी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ - ८ , २०१७ / कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


अनुसूची - अ - समाप्त 


( ४ ) 


श्रीवर्धन 


म्हसळा 


१४ . खामगाव 


१५. कणघर 

( नवनिर्मित) 


१६ . आंबेत 


१७. संदेरी 

( नवनिर्मित ) 


( ५३ ) तळवडे 
( ५४) कोळे 
( ५५) आडीमहाडखाडी 
( ५६ ) खामगाव 
( ५७ ) ताम्हाणे शिर्के 
( ५८ ) नवदर 
( ५९ ) वाघाव 
( ६० ) सोनघर 
( ६१ ) कणघर 
( ६२) गौळवाडी 
( ६३ ) लेप 
( ६४ ) वांगणी 
( ६५ ) आंबेत 
( ६६) विचारेवाडी 
( ६७ ) संदेरी 
( ६८ ) गडदाव 
( ६९ ) फळसप 
( ७० ) वावे 
( ७१) महमदखानीखार 
( ७२ ) मयमखार 
( ७३) लिपणी 
( ७४ ) पांगळोली 
( ७५) कुडगाव 
( ७६ ) पाणदरे 
( ७७ ) बंडवाडी 
( ७८ ) तोराडी 
( ७९ ) सांगवड 
( ८० ) पाष्टी 
( ८१ ) मोरवणे 
( ८२) वरनाट 
( ८३) खरवते 
(८४) मांदाटणे 


१८ . वावे 


१९ . पांगळोली 


२० . पाष्टी 


अलिबाग , 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड. 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ७अ 


५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 

जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

__ अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ प्रशा/ अ- ५/ त. पुनर्रचना/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय , प्राफेब. २०१० ( तलाठी ) / 
प्र. क्र . ११२ ( भाग- ३) / म -१० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या 
कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी सझे व ६ तलाठी सझांसाठी १ महसुली मंडळ या तत्त्वाप्रमाणे सदर 
वाढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / तलाठी सजा 
निर्मिती / २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व क्र . मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / तलाठी सजा निर्मिती / २०१७, दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड 
जिल्ह्यासाठी ११५ नव्याने निर्माण होणाऱ्या तलाठी सझांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ प्रशासन / अ- ५ / त. पुनर्रचना / २०१७, दिनांक १९ जुलै २०१७ अन्वये 
जिल्ह्यातील तालुकानिहाय वाढ होणाऱ्या सझांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे. तसेच शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक 
प्राफेब. २०१० / ( तलाठी) / प्र.क्र . ११२( भाग- ३) / म -१० , दिनांक २५ मे २०१७ मधील परिच्छेद क्रमांक २ ( २) अन्वये सझांची फोड / पुनर्रचना करणेकामी 
नवीन सझांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन सझांचेमुख्यालय कोणत्याही ठिकाणी असावे. या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर 
करणेकरिता उप विभाग निहाय उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून त्यांचेकडून सझांची फोड / पुनर्रचना याबाबत 
निश्चिती करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व उप विभाग, स्तरावर कार्यवाही करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कर्जत यांनी त्यांच्या उप विभागातील कर्जत व खालापूर तालुक्यातील प्राप्त अहवालानुसार तलाठी 
सझा पुनर्रचनेबाबतची प्रारुप अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १४ - २० , 
२०१७/ भाद्र २३- २९, शेक १९३९ दिनांक ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे. प्रारुप अधिसूचनेतील नवीन तलाठी सझांचे 
मसुद्याबाबत कर्जत तालुक्यातील एक हरकत विचारात घेऊन त्याप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे, कर्जत उप विभागातील 
खालापूर तालुक्यामध्ये एकही हरककत किंवा सुचना प्राप्त झालेली नाही . 
____ त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४, पोट - कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
मी , डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड, जिल्ह्यातील तहसिल कर्जत व खालापूर मधील तलाठी सझांची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या 
अधिसूचनेचा प्रारुप मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू अंतिम अधिसूचना प्रसिद्धी नंतर प्राप्त कोणत्याही हरकती किंवा सूचना विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत . 

रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग कर्जत ( तहसील कर्जत व खालापूर ) यामधील पुनर्रचित तलाठी सझांचा तालुकानिहाय तपशील खालील 
अनुसूची - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे : 


उप विभागाचे नाव तालुक्याचे नाव 


कर्जत 


कर्जत 


अनुसूची - अ 
तालुका कर्जत 

___ पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या सजांचा तपशील 
सजेचे नाव व सजाच्या सजेत समाविष्ट असलेल्या गावाचे नाव 
मुख्यालयाचेठिकाण 
__ ( ३ ) 

( ४ ) 
१. कर्जत 

( १ ) कर्जत 
( २) भिसेगाव 
( ३) गुंडगे 

( ४ ) मुद्रे बु. 
२. दहिवली त . निड 

( ५ ) दहिवली त . निड 
( ६ ) मोठे वेणगाव 
( ७ ) पराडे 
( ८ ) लाडीवली 

( ९ ) धाकटे वेणगाव 
३ . तमनाथ 

( १० ) तमनाथ 
( ११ ) आडीवली 
( १२ ) शिरसे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


___ (१) 


(२) 


(३) 


कर्जत 


कर्जत 


४ . खांडपे 
( नवनिर्मित ) 


५ . बिड बु . 

( नवनिर्मित ) 


६. कोंदिवडे 


७ . किरवली 


८ . पळसदरी 


(१३ ) सांगवी 
( १४ ) आकुर्ले 
( १५ ) खांडपे 
( १६ ) तिवणे 
(१७) माणगाव त . वासरे 
( १८ ) सांडशी 
( १९ ) मुळगाव त. वासरे 
( २० ) बिड बु. 
( २१) मुगपे 
( २२ ) आवळस 
( २३ ) नेवाळी त. वासरे 
( २४ ) मोहिली त . वासरे 
( २५ ) कोंदिवडे 
( २६ ) सालपे 
( २७ ) खरवंडी 
( २८ ) कोंढाणे 
( २९ ) चोची 
( ३० ) किरवली 
( ३१ ) मुद्रे खुर्द 
( ३२) हालिवली 
( ३३ ) देऊळवाडी 
( ३४ ) पळसदरी 
( ३५ ) तिघर 
( ३६ ) वर्णे 
( ३७ ) नांगुर्ले 
( ३८ ) तळवली 
( ३९ ) कोषाणे 
( ४० ) बामणोली 
( ४१ ) वांजळे 
( ४२ ) सावरगांव 
( ४३ ) आषाणे 
( ४४ ) डिकसळ 
( ४५ ) उमरोली 
( ४६ ) गारपोली 
( ४७ ) बार्डी 
( ४८ ) उकुळ 
( ४९ ) वावे 
( ५०) चिंचवली 
( ५१ ) एकसळ 
( ५२) भाणसोली 
( ५३ ) भुतीवली 
( ५४) वडवली त. वरेडी 
( ५५) पाली त . वरेडी 
( ५६ ) माणगाव त . वरेडी 
( ५७) माणगाव ठाकूरवाडी 
( ५८ ) आंबीवली 


९ . कोषाणे 
( नवनिर्मित ) 


१० . डिकसळ 

( नवनिर्मित ) 


११ . चिंचवली 


१२. माणगाव त . वरेडी 


५ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


( ४ ) 


कर्जत 


कर्जत 


१३. नेरळ 


१४ . दामत 


१५. शेलू 

( नवनिर्मित ) 


१६ . पाषाणे 


१७. दहिवली त . वरेडी 


१८ . कोल्हारे 


( ५९ ) बेकरे 
( ६० ) आसल 
( ६१ ) आसलवाडी 
( ६२ ) आसलपाडा 
( ६३ ) नेरळ 
( ६४ ) आनंदवाडी 
( ६५ ) दामत 
( ६६ ) भडवळ 
( ६७ ) टाकाचीवाडी 
( ६८ ) ममदापूर 
( ६९ ) शेलू 
( ७० ) बांधीवली 
( ७१) बेडीसगाव 
( ७२ ) पाषाणे 
( ७३ ) खाड्याचा पाडा 
( ७४ ) आढे 
( ७५ ) दहिवली त. वरेडी 
( ७६ ) मालेगाव त. वरेडी 
( ७७) वंजारपाडा 
( ७८ ) तळवाडे 
( ७९) पिंपळोली 
( ८० ) कोल्हारे 
( ८१ ) जिते 
( ८२) बोर्ले 
( ८३) कुंभे 
( ८४ ) बोपेले 
( ८५ ) धामोते 
( ८६ ) कळंब 
( ८७) बोरगाव 
( ८८ ) तात्याची वाडी 
( ८९ ) ओलमण 
( ९० ) साळोख त . वरेडी 
( ९१ ) नारळचीवाडी 
( ९२) आसे 
( ९३ ) माले 
(९४) फोंड्याचीवाडी 
(९५) मानीवली 
(९६ ) अवसरे 
( ९७ ) निकोप 
( ९८ ) मोहीली त . वरेडी 
(९९ ) बिरदोले 
(१०० ) कोदीवले 
( १०१) पोशीर 
( १०२) देवपाडा 
(१०३ ) चिंचवाडी 
( १०४ ) वरई त. वरेडी 


१९. कळंब 


२० . साळोख त . वरेडी 

( नवनिर्मित ) 


२१ . मानीवली 


२२ . पोशीर 

( नवनिर्मित) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २ - ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


(१ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


कर्जत 


कर्जत 


कर्जत 


कर्जत 


२३. वारे 


२४ . नांदगाव 


२५ . पाथरज 

( नवनिर्मित ) 


N 


२६ . खांडस 


२७. सुगवे 


( १०५ ) वारे 
( १०६ ) कुरुंग 
(१०७ ) नवसुचीवाडी 
(१०८ ) पोही 
( १०९ ) माणकिवली 
( ११० ) नांदगाव 
( १११ ) चई 
( ११२ ) चेवणे 
( ११३ ) झुगरेवाडी 
( ११४ ) बलीवरे 
( ११५ ) पाथरज 
( ११६ ) डोंगरपाडा 
( ११७ ) नागेवाडी 
(११८ ) मार्गाची वाडी 
( ११९ ) शिलार 
( १२० ) शिलारवाडी 
( १२१ ) ताडवाडी 
( १२२ ) खांडस 
( १२३ ) बांगरवाडी 
( १२४ ) आंभेरपाडा 
(१२५ ) चाफेवाडी 
( १२६ ) तुंगी 
( १२७ ) सुगवे 
( १२८ ) गुढवण 
( १२९ ) किकवी 
( १३० ) नालधे 
( १३१ ) आंबिवली 
( १३२ ) धोत्रे 
( १३३ ) पिंगळस 
( १३४ ) भक्ताचीवाडी 
( १३५ ) पेठ 
( १३६ ) शिंगढोळ 
( १३७ ) जांबरुंग 
( १३८ ) कामतपाडा 
( १३९ ) रजपे 
( १४० ) पाचखडकवाडी 
( १४१ ) टेंभरे 
( १४२ ) धामणी 
( १४३ ) मेचकरवाडी 
( १४४ ) मालेगाव त. कोतलखलाटी 
( १४५ ) मोग्रज 
( १४६ ) कशेळे 
( १४७ ) पोखरकरवाडी 
( १४८ ) कवठेवाडी 
( १४९ ) बोरीवली 
( १५० ) आंत्रट त . नीड 


२८ . आंबिवली 


२९ . जांबरुंग 

( नवनिर्मित ) 


३० . धामणी 

( नवनिर्मित ) 


३१. कशेळे 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११ - १७, शके १९३९ 


( ४ ) 


____ कर्जत 


कर्जत 


३२. कोटींब 


३३. वाकस 
(नवनिर्मित ) 


३३. हुमगाव 


३५ . भालीवडी 


३६ . कडाव 


( १५१ ) अंजप 
( १५२) मिरचोली 
( १५३) कोटींबे 
( १५४) पिंपळपाडा 
( १५५) खानंद 
( १५६) वाकस 
( १५७ ) चोरावळे 
( १५८ ) नेवाळी 
(१५९) कोल्हीवली 
( १६० ) आंत्राट तपे वरेडी 
( १६१ ) हुमगाव 
( १६२ ) भिवपुरी कॅम्प 
( १६३ ) हेदवली 
( १६४ ) मांडवणे 
( १६५ ) सावळे 
( १६६) भालीवडी 
( १६७ ) टाकवे 
(१६८ ) वंजारवाडी 
( १६९ ) गौळवाडी 
( १७० ) कडाव 
( १७१) गणेगाव चिंचवली 
( १७२ ) वडवली 
( १७३ ) चाधई 
( १७४ ) नसरापूर 
( १७५ ) कळंबोली 
( १७६ ) सालवड 
( १७७ ) आंबोट 
(१७८ ) वैजनाथ 
( १७९ ) सायडोंगर 
( १८० ) पाली त. कोथल खलाटी 
( १८१ ) पोटल 
( १८२) भोईरवाडी 
( १८३ ) सापेले 
( १८४ ) साळोख त. निड 
( १८५ ) साळोख त . निउ आदिवासीवाडी 
( १८६) तांबस 
( १८७ ) मार्केवाडी 
( १८८ ) तिवरे 
( १८९ ) दहिगाव 
( १९० ) वरई त . निड 
( १९१) इंजिवली 
( १९२ ) अरवंद 
( १९३ ) सावेळे 
( १९४ ) पोसरी 
( १९५ ) भोतगाव 
( १९६ ) बेंडसे 


३७. पाली त . 

कोथल खलाटी ( 
नवनिर्मित ) 


३८ . भोईरवाडी 


३९ . तिवरे 

(नवनिर्मित ) 


४० . पोसरी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ - ८, २०१७/ कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 


५७ 


( ४ ) 


कर्जत 


कर्जत 


एकूण 


उप विभागाचेनाव तालुक्याचे नाव 


( २ ) 


कर्जत 


खालापूर 


( १९७ ) कुंडलज 

( १९८ ) वावळोली 
४१. गौरकामथ 

( १९९ ) गौरकामथ 
( २०० ) गौरकामत आदिवासीवाडी 
( २०१) वदप 
( २०२ ) वदप आदिवासीवाडी 
( २०३ ) ढाक 
( २०४ ) कुशिवली 
( २०५ ) जांभीवली 
( २०६ ) बाणे 

( २०७ ) डोणे 
४१ 

२०७ 
अनुसूची - अ 
तालुका खालापूर 

पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या सजांचा तपशील 
सजेचे नाव व सजाच्या सजेत समाविष्ट असलेल्या गावाचे नाव 
मुख्यालयाचेठिकाण 
( ३ ) 

( ४ ) 
१. खोपोली 

( १) खोपोली 
( २) विहारी 
( ३ ) रहाटवडे 
( ४ ) काटरंग 
( ५ ) भानवज 
( ६ ) देवलाड 
( ७ ) वासरंग 

( ८ ) लव्हेज 
२ . शिळ 

( ९ ) शिळ 
( १० ) मिळ 
( ११ ) आजोशी 
( १२) चिंचवली शेकीन 
( १३ ) वरोसे त . वासरंग 
( १४ ) मुळगाव 
( १५ ) शेडवली 

( १६) हाळ बुद्रुक 
३ . साजगाव 

( १७) साजगाव 
( १८ ) ढेकू 
( १९ ) ताकई 

( २० ) सारसन 
४ . होनाड 

( २१) होनाड 
( २२) चिंचवली गोहे 
( २३ ) आत्करगाव 

( २४ ) आडोशी 
५ . देवन्हावे 

( २५ ) देवन्हावे 
( नवनिर्मित ) ( २६ ) ठाणेन्हावे 


भाग एक ( को .वि. पु.) - ८ 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


( २ ) 


( ४ ) 


कर्जत 


खालापूर 


६ . उंबरे 


७ . खालापूर 


८ . कांढरोली 


९. हाळखुर्द 

( नवनिर्मित ) 


( २७ ) दहिवली त . बोरेटी 
( २८ ) सांगडे 
( २९ ) उंबरे 
( ३० ) खांबेवाडी 
( ३१ ) कारगाव 
( ३२ ) दूरशेत 
( ३३ ) चावणी 
( ३४ ) तुकसई 
( ३५ ) खालापूर 
( ३६ ) शिरवली त . बोरेटी 
( ३७ ) निंबोडे 
( ३८ ) वणवे 
( ३९ ) महड 
( ४० ) कांढरोली त . बोरेटी 
( ४१ ) नावंढे 
( ४२) शिवगाव 
( ४३ ) घोडवली 
( ४४ ) केळवली 
( ४५ ) वांगणी 
( ४६ ) हाळखुर्द 
( ४७ ) अंजरूण 
( ४८ ) माणकिवली 
( ४९ ) शेणगाव 
( ५० ) डोलवली 
( ५१) जांबरुंग 
( ५२) खरवई 
( ५३ ) उंबरविरा 
( ५४ ) बिडखुर्द 
( ५५ ) जांबरुंग ठा . वाडी 
( ५६ ) वणी 
( ५७ ) सावरोली 
( ५८ ) आनंदवाडी 
( ५९ ) निफान 
( ६० ) धारावी 
( ६१ ) धामणी 
( ६२ ) माडप 
( ६३ ) मुठा 
( ६४ ) कुंभीवली 
( ६५ ) वीरगाव 
( ६६ ) खरसुंडी 
( ६७) वावोशी 
( ६८ ) गोरठण बु . 
( ६९) शिरवली 
( ७० ) तळाशी 


१० . जांबरुंग 


११ . सावरोली 

( नवनिर्मित ) 


१२ . माडप 


१३. वावोशी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


___ (१) 


(२) 


( ३ ) 


कर्जत 


खालापूर 


१४ . होराळे 

( नवनिर्मित ) 


१५ . खानाव 


१६. खरीवली 

( नवनिर्मित ) 


१७. नारंगी 


( ७१ ) रानसई 
( ७२) होराळे 
( ७३ ) आजीवली 
( ७४ ) जांभिवली 
( ७५ ) परखंदे 
( ७६ ) आपटी 
( ७७ ) खानाव 
( ७८ ) गणेशनगर 
( ७९ ) नागेश्वर 
( ८० ) उसरोली 
( ८१) चिलठण 
( ८२) उजळोली 
( ८३ ) सांगडेवाडी 
( ८४ ) खरीवली 
( ८५ ) नानानगर 
( ८६ ) गोठीवली 
( ८७ ) गोहे 
( ८८ ) करंबेळी 
( ८९ ) समर्थनगर 
( ९० ) नारंगी 
( ९१) नारंगी दत्तवाडी 
(९२ ) तोंडली 
(९३ ) स्वाली 
( ९४ ) वनवठे 
(९५) नंदनपाडा 
(९६ ) डोणवत 
( ९७ ) तांबाटी 
( ९८ ) गोरठण खु. 
(९९ ) वडवळ 
( १०० ) चौक मानिवली 
(१०१) हातनोली 
( १०२ ) मो . 
( १०३ ) नानिवली 
( १०४ ) पडघे 
( १०५ ) वरोसे त . वनखळ 
( १०६ ) कलोते मोकाशी 
( १०७ ) कलोते रयती 
( १०८ ) विणेगाव 
(१०९ ) नडोदे 
( ११० ) निगडोली 
( १११ ) तुपगाव 
( ११२ )टेंभरी 
(११३ ) कोपरी 
( ११४ ) आसरोटी 
( ११५) पालीखुर्द 
(११६ ) वावर्ले 


१८ . डोणवत 
( जुना गोरठण खु . सजे 
ऐवजी सदरचा सजा निर्माण ) 


१९ . चौक 


२० . कलोते मोकाशी 

( नवनिर्मित ) 


२१. तुपगाव 


२२ . वावर्ले 


भाग एक ( को . वि . पु.) - ८अ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २- ८, २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


____ (१) 


(२) 


(३) 


( ४ ) 


कर्जत 


खालापूर 


२३ . वावंढळ 


२४. लोधिवली 

( नवनिर्मित ) 


२५. वासांबे 


( ११७ ) पाली बुद्रुक 
( ११८ ) बोरगाव खुर्द 
( ११९ ) बोरगाव बुद्रुक 
( १२० ) वडविहीर 
( १२१ ) सोडेवाडी 
( १२२ ) भिलवले 
( १२३ ) वावंढळ 
( १२४ ) कांढरोली त . वनखळ 
(१२५ ) जांभिवली 
( १२६ ) आसरे 
( १२७ ) धारणी 
(१२८ ) लोधिवली 
( १२९ ) नढाळ 
( १३० ) सारंग 
( १३१ ) वयाळ 
( १३२ ) वासांबे 
(१३३ ) नविन पोसरी 
( १३४ ) आंबिवली त. तुंगारतन 
( १३५ ) तळेगाव 
( १३६ ) पानशिळ 
( १३७ ) पराडे 
(१३८ ) लोहोप 
( १३९ ) माणिकनगर 
( १४० ) इसांबे 
( १४१ ) तळवली 
( १४२) वानिवली 
( १४३ ) वाशिवली 
( १४४) साईनगर 
( १४५ ) वडगाव 
( १४६ ) बोरीवली 
( १४७ ) कैरे 
( १४८ ) रिस 
( १४९ ) वात 
( १५० ) कांबे 
( १५१) चांभार्ली 
( १५२ ) माजगाव 
( १५३ ) वारद 
( १५४) आंबिवली 
( १५५ ) पौद 


२६ . लोहोप 


२७ . वाशिवली 

( नवनिर्मित) 


२८ . रिस 


२९ . माजगाव 

( नवनिर्मित ) 


एकूण 


२९ 


१५५ 


अलिबाग , 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी , रायगड. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ - ८ , २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था कल्याण तालुका कल्याण यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -३/ ४ /विशालनगर / ११६० / सन २०११ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १७ आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १६ मधील तरतुदीनुसार मी , एस . एम . तांबे, उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण 
तालुका कल्याण , विशालनगरी नं . २ को - ऑप.हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , विशालनगरी संकुल सर्वे नं . ३१, हिस्सा नं . २० , आमराई नगर, 
कल्याण ( पूर्व), जि . ठाणे ४२१ ३०६ तिचा नोंदणी क्र . टीएनए केएलएन / एचएसजी/ (टीसी)/ १६३०९ / २००५- २००६ सन २००५ , दिनांक 
८ एप्रिल २००५ असा असून , या संस्थेमधून खालीलप्रमाणे संस्था स्वतंत्र विभाजित करून दिलेल्या विभाजनाबाबतच्या योजनेनुसार संस्थेचे 
विभाजन करीत आहे . 

विभाजनाची योजना 


अनुक्रमांक 


संस्थेचे नाव 


सभासद संख्या 


इमारतीचा (विंगचा ) समावेश 

( ३ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


१४६ 


७ इमारती विशालनगरी 
( विंग ) बी,, सी, डी,ई,एफ, जी, एच , 


१ इमारत ( बी विंग ) 


१ इमारत ( सी विंग ) 


मूळ संस्था : 
विशालनगरी नं . २ को - ऑप.हौसिंग सोसायटी लि ., 
कल्याण ( पूर्व) . 
विभाजीत व नवीन प्रस्तावित संस्था : 
( १) विशालनगरी बी विंग 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . कल्याण ( पूर्व ) 
( २) विशालनगरी सी विंग 
को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . कल्याण ( पूर्व ) 
( ३ ) विशालनगरी डी विंग 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . कल्याण ( पूर्व ) 
( ४ ) विशालनगरी एफ विंग 
को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि. कल्याण 
( ५ ) विशालनगरी जी विंग 
को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि. कल्याण । 
( ६ ) विशालनगरी एच विंग 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . कल्याण (पूर्व ) 
( ७) विशालनगरी ई विंग 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . कल्याण ( पूर्व ) 


१ इमारत ( डी विंग ) 


१ इमारत ( एफ विंग ) 


१ इमारत ( जी विंग ) 


१ इमारत ( एच विंग ) 


१ इमारत ( ई विंग ) 


वरील सहकारी संस्थांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ नुसार नोंदणी करण्यात येऊन व त्यांना स्वतंत्र 
नोंदणी क्रमांक देण्यात येतील . 

सभासदत्व . – मुळ संस्था विशालनगरी नं. २ को - ऑप.हौसिंग सोसायटी लिमीटेड, विशालनगरी संकुल सर्व्हे नं. ३१ , हिस्सा नं . २० , 
आमराई नगर , कल्याण ( पूर्व) , जि . ठाणे ४२१ ३०६ या संस्थेच्या सर्व भागधारक रहिवासी व प्रस्तावित विभाजित इ. झालेल्या संस्थेचे 
सभासद वरिलप्रमाणे त्या त्या संस्थेचे सभासद झाल्याचे मानण्यात येईल . 


कार्यक्षेत्र . - उपरोक्त नव्याने नोदणीकृत होणाऱ्या सात गृहनिर्माण संस्थांचे कार्यक्षेत्र हे त्या संस्थेची इमारत व प्लॅटच्या भागापुरते 
मर्यदित राहील . 


६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 

संस्थेचे वर्गीकरण व उपविधी. - नवीन नोंदणीकृत होणाऱ्या (विभाजित झालेल्या ) संस्थांचे वर्गीकरण हे गृहनिर्माण संस्था व 
सर्वसाधारण (प्रिमायसेस ) वर्गीकरण व उपववर्गीकरण भाडेकरू सहभाभागीदारी गृहनिर्माण संस्था व इतर संस्था असे राहील . सदर संस्थांसाठी 
आदर्श उपविधी मंजुर करून देण्यात येतील . त्याप्रमाणे सदर संस्थांचे व्यवस्थापन व कारभार हा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व नियम १९६१ व संस्थेचे मंजूर उपविधीनुसार चालविले जाईल . 

व्यवस्थापन . - संस्थेच्या विभाजनानंतर अस्तित्वात आलेल्या गृहनिर्माण व प्रिमायसेस ( सर्वसाधारण ) अस्तित्वात संस्थांचे व्यवस्थापन 
हे संस्थेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत निवड केलेल्या हंगामी व्यवस्थापक समितीने कायदा, नियम व मंजूर उपविधितील तरतुदीनुसार 
करावयाचे आहे. हंगामी समितीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कायदा , नियम व मंजूर उपविधिकील तरतुदीनुसार व्यवस्थापकीय समितीची निवडणूक 
घेण्याची कार्यवाही करील व अशा निवडलेल्या व्यवस्थापक समितीमार्फत संस्थेचे व्यवस्थापन कायदा, नियम व मंजूर उपविधितील 
तरतुदीनुसार करावयाचे आहे . 
___ कर्तव्य व अधिकार . - उपरोक्त विभाजित सहकारी गृहनिर्माण संस्था व प्रिमायसेस संस्थेला स्वतंत्र नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आल्याने 
ती नोंदणीकृत संस्था म्हणून समजली जाईल त्या संस्थांना मंजूर करून देण्यात येणाऱ्या आदर्श उपविधीनुसार सभासदांची कर्तव्ये , अधिकार 
व जबाबदाऱ्या असतील उपरोक्त विभाजित सहकारी गृहनिर्माण संस्था प्रिमायसेस संस्था या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व नियम १९६१ व मंजूर उपविधिनुसार त्यांचे आर्थिक लेखे व नोंदवह्या व संबंधित कागदपत्रे आणि वेळोवेळी निबंधक अथवा संबंधीत 
अधिकारी निर्देशित करील त्याप्रमाणे माहिती पुस्तके महाराष्ट्र शासनाच्या भाषेमध्ये ठेवतील . 

सामाईक सुविधांची मालकी व व्यवस्थापन. - उपरोक्त नव्याने नोंदण्यात येणाऱ्या विभाजित संस्थेमध्ये ज्या सुविधा आहेत त्यांची 
खालीलप्रमाणे व्यवस्था करण्यात येईल : 

( १) मोकळी जागा .- संस्थेच्या आवारात असलेली मोकळी जागा , ड्रेनेज, कॉमन स्ट्रीट लाईट व सार्वजनिक सोसायटी कार्यालय 
इ. बाबत साही संस्था नोंदणीकृत झाल्यानंतर परस्पर विचारविनिमय करून निर्णय घ्यावा . 
___ (२) प्रवेशद्वारे .- सध्या संस्थेच्या सातही इमारतींसाठी ( विंसाठी) मुख्य प्रवेशद्वार व प्रत्येक इमारतींसाठी स्वतंत्र प्रवेशद्वारे वापरता 
आहेत . 


(३ ) कन्व्हेंन्स डीड. - कन्व्हेंन्स डीड बाबत सातही संस्था नोंदणीकृत झाल्यानंतर परस्पर विचार विनियम करून निर्णय घेतील . 
कागदपत्रे व दत्तऐवज . - मूळ संस्था विशालनगर नं . २ को - ऑप हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, विशालनगरी संकुल सर्वे नं . ३१, 
हिस्सा नं . २०, आमराई नगर , कल्याण ( पूर्व), जि . ठाणे ४२१ ३०६ या नोंदणीकृत दस्तऐवज , उपविधी, येणी व देणी नविन संस्थेमध्ये 
वर्ग झाल्यावर विभाजित संस्थेचे व्यवस्थापक समितीकडे हस्तांतरित करण्यात येतील. ज्या धारीका व कागदपत्रे विभाजित संस्थेशी सामाईक 
असतील व आवश्यक असतील तर ती संस्थेने आपापल्या स्तरावर स्वतंत्र ठेवावीत उपविधितील तरतुदीनुसार निवडून आलेल्या व्यवस्थापक 
समिती कागदपत्रे व दत्तऐवजांची मालकी स्वीकारेल . त्यानंतर नवीन संस्थांचे कागदपत्र व दस्तऐवज व हिशेबाची पुस्तके ठेवणे इ. संबंधित 
संस्थांचे व्यवस्थापनाचे कर्तव्य असेल व जबाबदार राहतील . 


मालमत्ता व हस्तांतरण . - संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १८८२ व भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ मध्ये नमूद केले असले 
तरीही मूळ संस्थेचे विभाजन करून नवीन संस्थांचे नोंदणी केल्यामुळे संस्थेला मालमत्ता दायित्वे नवीन संस्थेच्या नावे घेण्याबाबत पुरेसे 
अभिहस्तांतरण असोसिएशन संस्थेस करण्यात येईल व त्यासाठी मूळ संस्थेचे नवीन संस्थेच्या नाव हस्तांतरण पत्र करण्याची आवश्यकता 


नाही 


वाद . - विभाजनाचे आदेशाची अंमलबजावणी संबंधी काही वाद निर्माण झालेस त्यासंबंधी खालील सही करणार यांचेकडे निर्णयासाठी 
येईल व त्यासंबंधीचा या कार्यालयाचा निर्णय अंतिम राहील. व तो सर्वांना बंधनकारक राहील . 

प्रस्तुत आदेश माझे सही व शासन मुद्रेसह आज दिनांक ८ जुलै २०११ रोजी देणेत आला आहे. 


एस . एम . तांबे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७ / कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ ६३ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई गृहनिर्माण व 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांजकडून 

क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी / टीसी /१३०८९ / ५४६५ / क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी / टीसी / ६०२३ / सन २०११ 
सन २०११- १२. – याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , ओशिवरा १२. याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , मोतीलाल नगर -१, मानवता 
लोट्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्रमांक १२ , को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., चाळ क्र , ९१ , ९३ , ९५ , 
प्लॉट नं . ५० , म्हाडा कॉम्प्लेक्स , ओशिवारा , अंधेरी ( प .), मुंबई गोरेगाव ( प . ), मुंबई ४०० १०४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
४०० ०५३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महाराष्ट्र २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
( १९६१ चा महाराष्ट्र २४ ) यांच्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ च्या नियम १०(१ ) अन्वये 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
दिलीप बी . उढाण , 

दिलीप बी. उढाण , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई , 

___ मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०११. . 

मुंबई . दिनांक ८ नोव्हेंबर २०११. 

मुंबई. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व 

क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी/ टीसी / १३०९० / ५५०७ / 
सन २०११ -१२. – याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की, त्रिवेणी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्रमांक एच -१- सी , डी , कॅनरा 
इंजिनियरींग घाटकोपर , ( पश्चिम ),मुंबई ४०० ०८६, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महाराष्ट २४ ) यांच्या 
कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम 
१०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व 

क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी /टीसी/ १३०९२/ ५५५६ / 
सन २०११ -१२. – याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , मालवणी मेट्रो 
सहकारी संस्था मर्यादित , प्लॉट नं . १७८ , आर . एस . सी .- ५ , सव्हे नं . 
२६३ , मालवणी, मालाड ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०९५, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महाराष्ट्र २४ ) 
यांच्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चा नियम १० (१) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

दिलीप बी . उढाण , 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
मुंबई , 

___ मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०११. 

मुंबई . 


दिलीप बी . उढाण , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई , 

___ मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०११. 

मुंबई . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व 

क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी /टीसी / ६०४४ / सन २०११ 
१२. – याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , नियोजित महावीर नगर 
राधाकृष्ण को - ऑप- हौसिंग सोसायटी चाळ क्र . १० / १०४ , एम . एच . 
बी . कॉलनी, एकता नगर , डहाणूकरवाडी, महावीर नगर , कांदिवली 
( प . ) मुंबई ४०० ०६७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महाराष्ट्र २४ ) यांच्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व 

क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम/ एमएचएडीबी/ एचएसजी / टीसी / १३०९५ / ५७३३ / 
सन २०११- १२. – याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , सरदार नगर 
४ मूर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्रमांक १५ , 
जी . टी . बी . नगर, सायन , कोळीवाडा, मुंबई ४०० ०३७, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महाराष्ट्र २४ ) 
यांच्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


दिलीप बी . उढाण, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
Jहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

मुंबई . 


दिलीप बी . उढाण , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 


मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०११. 


मुंबई, 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०११ . 


मुंबई . 


६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई गृहनिर्माण व 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांजकडून 

क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी/ टीसी / १३१६३ / २०११ / 

आदेश 
६३५१ / सन २०११ - १२. – याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , 

क्रमांक उपनि / ससं / मुंमं / ५४६३/ २०११. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
श्री सिद्धी विनायक सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , चाळ क्रमांक 

अधिनियम , १९६० चे कलम १७ व त्या खालील नियम १९६१ चे 
१३४ , १३५ १३६ व १३७ मोतीलाल नगर - १, गोरेगाव ( प .) , नियम १६( ६ ) अन्वये मला प्राप्त झाले अधिकारा अन्वये , मी , दिलीप 
मुंबई ४०० १०४, ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , ब . उढाण, उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
१९६० (१९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात मंडळ , मुंबई याद्वारे मुंबई नगरपालिका प्राथमिक शिक्षक सहकारी 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण संस्था मर्यादित या गृहनिर्माण संस्थेचे आदर्श अध्यापक 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे सहकारी गृहनिर्माण संस्था (मर्यादित ) मध्ये विलिनीकरन करून नोंदणी 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू कायम राहणाऱ्या संस्थेचे नाव आदर्श अध्यापक को - ऑप. हौसिंग सोसायटी 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . लि ., २,टिचर्स कॉलनी , एस . नं. १७९, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ 

असे करून नोंदणी क्रमांक बी . ओ. एम ./ एच. एस . जी . / ४१७२/ १९७४ 
दिलीप बी . उढाण , 

या नावाने नोंदणी कायम करत आहे . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , सदरचा आदेश मी , मला प्राप्त अधिकारान्वये आज दिनांक ३ 
मुंबई , 

मंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , ऑक्टोबर २०११ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 
दिनांक २९ नोव्हेंबर २०११ . मुंबई . 

दिलीप बी . उढाण, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 
क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई यांजकडून 

मुंबई . 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी/टीसी/ १३१६४ / ६४०९ / 
सन २०११ - १२. – याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , मिलन सहकारी 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , चाळ क्रमांक ३८७ व ३८९, टागोर नगर , 

क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांजकडून 
विक्रोळी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी/ (टीसी)/ १३०९१/ ५५२८ / 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ ( १) महाराष्ट्र सन २०११ - १२. – याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , टागोर नगर 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे सुरक्षा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , चाळ क्रमांक २४२ , २४४ , 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण २५१ , २५२, टागोर नगर , विक्रोळी ( पूर्व ), मुंबई ४०० ०८३, ही 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . 

२४ ) यांचा कलम ९ (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा 
दिलीप बी . उढाण , 

नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
मुंबई, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

करण्यात आले आहे. 
दिनांक १ डिसेंबर २०११. 

दिलीप बी . उढाण, 
मुंबई . 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
मुंबई, 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई गृहनिर्माण व दिनांक ५ ऑक्टोबर २०११ . 

मुंबई . 
क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयएम /एमएचएडीबी / एचएसजी /( टीसी) / ६०२२ / २०११ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई गृहनिर्माण व 
२०१२. – याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , नियोजित नंदनवन 

क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांजकडून 
को . ऑप. हौसिंग सोसायटी , एल - ७ ए बी सी विंग प्रतिक्षा नगर ( पू. ), क्रमांक एमयुएम /टिएनए/ एमएचएडीबी / एचएसजी /( टीसी )/ १३११७ / 
मुंबई ४०० ०२२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , ५४९४ / सन २०११ - १२ . – याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , बोईसर 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात तारापूर साईपुजा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , प्लॉट नं . ४ , 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सरोवर हॉटेल जवळ , बोईसर ( पश्चिम ), मुंबई ४०१ ५०१, ही संस्था , 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वयेतिचेवर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

१९६१ यांचा नियम १०( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
दिलीप बी . उढाण, 

संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
मुंबई , ____ मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

दिलीप बी . उढाण , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०११ . मुंबई . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०११. 

मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


